महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


Volume 1 - Issue- 21 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २८ ] 


गुरुवार , दिनांक १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ किंमत : १८ रुपये] 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 

य हाटकर 
भाग एक - शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती, पृष्ठे | भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ, चार- अ , चार-ब व ८३७ आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी - 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित ८३९ । समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , - 
असलेले नियम व आदेश . 

जिल्हा नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ ८४० 

आदेश व अधिसूचना. 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

८६८ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , 
मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १२ जून , २०१४ 


क्र . अजीपी- ३७१४ / (प्र . क्र .८५ )/ का - १४ :- शासन अधिसूचना क्र . ओजीपी-३२१०/( ७२)/ 
का . चौदा, दिनांक ३०. ३ . २०१३ ला अनुसरुन दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या ऑर्डर २७ फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३ ) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि 
मानधन ) नियम, १९८४ च्या नियम १३ अन्वये महाराष्ट्र शासन , सोलापूर जिल्हयाकरीता खालील 
अधिवक्त्यांची सहाय्यक सरकारी वकील अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर दिनांक 
३०. ३ . २०१४ पासून पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


औ. भाग १-१२५ 


८३७ 


.. ८३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 

भाग १ - पुरवणी 
१) श्रीमती शैलजा एस क्यातम 
२) श्री सारंग विलास वांगीकर 
३) श्री अतुल धोंडीराम भोसले 

सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , 
१९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या आधीन राहतील . 
३. उपरोक्त अधिवक्त्यांपैकी जे अधिवक्ते ज्या दिनांकास वयाची ६२ वर्षे पूर्ण करतील, ते 
अधिवक्ते त्याच दिनांकास मध्यान्हनंतर कार्यमुक्त होतील. 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन 
राखून ठेवीत आहे. 

सदर नियुक्त्या हया बाळासाहेब आबाजी खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द केलेल्या 
रिट पिटीशन क्र .५७३१/ २००३ मधील निकालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत . 
_ महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

( डॉ . गणेश बडे ) या 

कार्यासन अधिकारी. 
अधि सूचना विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, 

हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : १ जून , २०१४ . 


क्र .- एचसीए- २०१२/(१७० )/ का - १४ :- दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ च्या ऑर्डर २७ , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या 
शर्ती आणि मानधन) नियम , १९८४ च्या नियम १३ अन्वये महाराष्ट्र शासन, मुंबई उच्च न्यायालय 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे अॅड . सुनिल पंडितराव दौंड यांना सहाय्यक सरकारी वकील व 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर अधिसूचनेच्या दिनांकापासून पुढील २ वर्षाकरीता 
नियुक्ती करण्यात येत आहे. .. 
२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम , 
१९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या आधीन राहतील . 
३ . तथापि , वर काहीही नमूद केले असले तरी उपरोक्त अधिवक्ते ज्या दिनांकांस वयाची 
६२ वर्षेपूर्ण करतील, त्याच दिनांकांस मध्यान्हनंतर कार्यमुक्त होतील . - - - 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन 
राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( डॉ . गणेश बडे) 
कार्यासन अधिकारी. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


अधि सूचना 


विधि व न्याय विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक : ११ जून २०१४ 


क्र .एजीपी - २२१४ /( १४२)/ का१४ :- शासन अधिसूचना क्रमांक डीजीपी 
१९०८/ (९)/( भाग - १)/ का . चौदा, दिनांक १५. ६.२०१२ ला अनुसरुन दिवाणी प्रक्रिया संहिता 
१९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी - 
अधिकारी नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि गालवना नियन , १९८४ च्या नियम १३ अन्वये महाराष्ट्र 
शासन, जळगांव जिल्हयाकरीता खालील अधिवक्त्यांची सहाय्यक सरकारी वकील व अतिरिक्त 
सरकारी अभियोक्ता या पदावर दिनांक १५.६ . २०१४ पासून पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरत्या 
स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे : 

१) श्रीमती वाणी अनुराधा लक्ष्मण 
२) श्री . बाविस्कर ओंकार सोनु 

३) श्री . सुर्यवंशी शरद भिमराव 
साडीपक ४ ) श्रीमती काळुखे प्रेरणा रामचंद्र 

. .. 


दिन २. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) 

नियम , १९८४ यामध्येदिलेल्या सेवाशर्तीच्या आधीन राहतील . 
३ . उपरोक्त अधिवक्त्यांपैकी जे अधिवक्ते ज्या दिनांकास क्याची ६२ वर्षे पूर्ण करतील, ते 
अधिवक्ते त्याच दिनांकास मध्यान्हनंतर कार्यमुक्त होतील . 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार 
शासन राखून ठेवीत आहे . 
५. को सदर नियुक्त्या हया बालासाहेब आबाजी खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द 
केलेल्या रिट पिटीशन क्र .१७३पार मचील निकालाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


( डॉ . गणेश बडे ) 
कार्यासन अधिकारी . 


D :\Kishor Notification Notification .it 


१८४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


उपविभागीय अधिकारी गंगाखेड याजकडून जाहिरनामा . 


पक्रमांक85 / अतियात/ 598 


दिनांक 07.07. 2014 


या जाहिरनाम्याव्दारे सर्व जनता मौजे वझुर ता . पूर्णा जि . परभणी यांना कळविण्यात येते कि , 

1 श्रीमती विमलबाई बापुराव गुरव रा . वझुर ता . पूर्णा जि . परभणी..त्यांनी या कार्यालयास दि . 11 
16106 /1979 रोजी अर्ज देवून कळविले आहे की , त्यांचे पती श्री बापूराव गोपीनाथ गुरव यांचे दिनांक 
ETE - 02. 09.1977 रोजी निधन झाले . मयाताच्या नांवे श्री विठ्ठल रुखमाई देवस्थान वझर खालील 
नमुद जमीनीची इनाम मंजुर करण्यात आली होती. 

. 


मौजे 
मौजे वझुर ता . पूर्णा 


सर्व्हे नंबर 
173 


| गट नंबर 
88 . .. 


क्षेत्र 
| 05 हे . 75 आर . 


वरील प्रमाणे मयतास कायदेशीर पत्नी वारस आहेत . सदर व्यक्ती वारस आहेत . म्हणून विरासत 
मंजुरीसाठी या कार्यालयात रुजू झाले आहेत . या बाबत ज्या कोणास काही आक्षेप किंवा हीत 
संबध असतील त्यांनी हा जाहिरनामा प्रसिध्द झाल्यापासून 06 आठवडयाच्या आत लेखी 
पुराव्यासह स्वतः किंवा वकिला मार्फत् या कार्यालयास उपस्थित रहावे. मुद्दती नंतर प्राप्त 
झालेल्या आक्षेप अर्जावर विचार केला जाणार नाही व उपलब्ध कागदपत्राच्या पुराव्या अधारे 
अर्जदाराच्या नांवे विरासत मंजूर करण्यात येईल. 
दिनांक - 07/ 07/ 2014 


( जी . जी . रणविरकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , 

7 गंगाखेड . 


147 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


८४१ 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . रोहन बा . रेहपाडे, दिव न्यायाधीश 

कनिष्ठ स्तर, हदगाव हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न जी . 
2 सप्रमख जिल्हा न्यायालय याजकडन 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
वाचा.- श्री . प्र . ह . खारवडे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा .) यांचे पत्र जा .क्र . १४२ / २०१० दि . २०- १- २०१० व त्यावरील 

तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रोहन बा . रेहपाडे , 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव हे जर वर नमूद कालावधीत 
आदेश . . 

- रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
= वा कार्यालयीन आदेश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . . 


नांदेड , १३ जानेवारी , २००९ . 
। 


क्रमांक . ब -२( १ ) / ६६५ / २०१० . - प्र. ह . खारवडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १-२- २०१० ते ९-२- २०१० पर्यंत या 
एकुण ( ०९ ) दिवसांची अर्जित रजा , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजुर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्र .ह . खारवडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र. ह . खारवडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा. ) यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तातकलीक कार्यभार दिवाणी न्यायाधशी, 
कनिष्ठ स्तर , देगलुर यांनी पहावे . तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या आस्थापनेवारील अधिका- यांच्या व 
कर्मचा-यांच्या वेतन देयकांवर व इतर देसकांवर हुंडी, स्पीय प्रपंची लेखो 
यावर स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश रोखीकृत करून संबंधीत रक्कम 
वाटपाचा अधिकार याव्दारे प्रदान करण्यात येत आहे . 

दुर्वाचनिय, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड , २५ जानेवारी , २००९ . र 


प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
पहा .- जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश जा .क्रं . ब- २ ( १ )/ ७६ / २०१० 

दि . ०२ - ०१ - २०१० . 
श्री . प्र.ह . खारवडे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव 
( बा .) यांचे पत्र जा .क्रं . ७६/ २०१० दि . ११-०१- २०१० व त्यावरील 
आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
_ _ क्रमांक . ब-२( १ )/ ३२०/ २०१०. - श्री . प्र. ह . खारवडे, दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ११- ०१- २०१० ते १४-०१- २०१० पर्यंत 
या एकुण ( ०४ ) दिवसांची मंजुर करण्यात आलेली अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह त्यांच्या वर नमुद पत्रान्वये रद्य करण्यात येते . ही 

दुर्वाचनिय , 
- - . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश,नांद. 
नांदड, १३ जानेवारी, २००९ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
पहा .- श्री . रोहन बा . रेहपाडे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव 

यांचे पत्र जा .क्र . ७२/ २०१० दि . १२ -०१- २०१० व सोबत विहित 
नमुन्यातील परिवर्तीत रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश. 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक , ब२( १)/ ३३२/ २०१०. - श्री . रोहन बा . रेहपाडे, दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , हदगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम । 
१९८१ मधील नियम ६१ अन्वये दि . १२-०१-२०१० ते १५- ०१ -२०१० 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरून ) एकुण ( ०४ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येते . 

औ . भाग १ - १२६ 


प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
पहा.- श्री . एच . एस . अहिवळे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , किनवट 

यांचे पत्र जा .क्रं . ५१ / २०१० / २०१० दि . ०७-०१- २०१० व त्यावरील 
आदेश . 

या कार्यालयीन आदेश 
क्र . ब- २( १) / २४७ /२०१० : - श्री . एच. एस . अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , किनवट यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ११-०१- २०१० ते १३- ०१-२०१० पर्यंत 
( दोन्ही दिवस धरून) या एकूण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्यामागे 
दि . ०९ - ०१ -२०१० व १०-०१- २०१० या दोन दिवसांच्या शासकीय सुट्टीच्या 
फायद्यासह , दि . ०८-०१ - २०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दि . १४ 
०१-२०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय स्थलांतरासह 
मंजूर करण्यात येते . 


८४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एच.एस . अहिवळे, दिवाणी न्यायाधीश 

कार्यालयीन आदेश 
कनिष्ठ स्तर, किनवट हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

क्रमांक, काव्यवि( प्रशा)/ ३२९/ २०१० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९-ब खालील 

लातूर हे श्री . एन . एम . जमादार , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . एस . अहिवळे , 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , औसा यांची दिनांक २६-०१-२०१० रोजीचे 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर,किनवट हे जर वर नमूद कालावधीत 

ध्वजारोहन कार्यक्रमास उपस्थित राहील्याच प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . " 

अटीवर दिनांक २५ - १ - २०१० ते २-२- २०१० या ( ०९ ) दिवसाची अजित 

रजा, रजेच्या मागे दिनांक २३-१- २०१० व २४ -१- २०१० रोजी अनुक्रमे 
दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर ,किनवट यांचे न्यायालयाचे वर नमुद 

चौथा शनिवार व रविवार निमित्त सुट्ट्या असलयाने त्या सुट्ट्यांचे 
कालावधीचे जरूरी व तात्कालीक कार्यभार सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २२ - १ - २०१० रोजीचे 
स्तर , किनवट यांनी पहावे. 

कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३ -२- २०१० रोजीचे कार्यालयीन । 
दुर्वाचनिय , वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 

श्री . एन . एम . जमादार , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
नांदेड , ०८ जानेवारी , २००९ . 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एन . एम . जमादार , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
जन प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 

रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, 
पहा .- १) या कार्यालयाचा आदेश ६५३४/ २००९ , दिनांक २१-१२- २००९ . औसा या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशी पुढे चालू राहील. 

२ ) श्री . एस . पी . शाईवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , लातूर 
यांचा दिनांक २५- १२- २००९ ते ०६-०१- २०१० पर्यंतची ( १३ ) 

श्री . एन . एम. जमादार यांचे अनुपस्थितीचे कालादीत त्यांचे न्यायालयाचा .. 
दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . डी . कुरुलकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , 
३ ) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन शासन ), जिल्हा न्यायालय , लातूर । 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा यांचेकडे सोपविण्यात 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

येत आहे . 

या 
किसान कार्यालयीन आदेश 

कापानी - 

रिल प्रदिप न . देशमख 
क्रमांक . काव्यवि ( प्रशां)/ १८५/ २०१० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 
लातूर हे श्री . एस. पी . शाईवाले , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश लातूर यांची दिनांक २५- १२-२००९ ते ०६-०१- २०१० लातुर , १६ जानेवारी , २०१० . 

रतलाम ---- 
पर्यंतची ( १३ ) दिवसाची वाढीव अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . तसेच 
त्यांना सदरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
- श्री . एस . पी . शाईवाले, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
श्री . एस. पी . शाईवाले , हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांनी नियुक्ती 

पहा.- १) श्रीमती पी . एन . जमादार , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातृ या पदावर । 

क .स्तर , लातूर यांचा दि . २५-१-२०१० ते २ -२-२०१० या ( ०९ ) . 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

सहा. अधिक्षक ( प्रशासन शासन) , जिल्हा न्यायालय, लातूर 
श्री . एस. पी . शाईवाले, यांचे अनुपस्थितीचेकालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
कार्यभार श्री . एम. व्ही . येवतीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

कार्यालयीन आदेश 
प्रदिप न . देशमुख , क्रमांक . काव्यवि (प्रशा)/३२५/ २०१० . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर 

- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , लातूर . हे श्रीमती पी . एन. जमादार, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
लातूर , ०८ जानेवारी, २०१० .. 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांना दिनांक २६-१ - २०१० रोजीचे 

ध्वजारोहन कार्यक्रमास उपस्थित राहील्याचे प्रमाणपत्र दाखल करण्याचे 

- अटीवर दिनांक २५ -१- २०१० ते २- २- २०१० या ( ०९ ) दिवसाची अजित 
प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 

रजा , रजेच्या मागे दिनांक २३ - १ - २०१० व २४- १- २०१० रोजी अनुक्रमे 
पहा .- १) श्री . एन. एम . जमादार , रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क सतर, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्यांचे लाभासह 

औसा यांचा दि . २५- १- २०१० ते २ - २ - २०१० या ( ०९ ) दिवसाची मजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २२- १ - २०१० रोजीचे कार्यालयीन 
अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज .. 

वेळेनंतर पासून ते दिनांक ३- २-२०१० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
२ ) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन शासन ). जिल्हा न्यायालय , लातूर - पट कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . पादर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


औरंगाबाद विभाग 


- महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९, शके १९३६ 


श्रीमती पी . एन. जमादार ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

- प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
श्रीमती पी . एन . जमादार , ह्या रजेवरून परत न आल्यास त्यांची 

पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालय, उस्मानाबाद आदेश जा . क्र . काव्यवि /प्रशा 
नियुक्ती ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश व कनिष्ठ स्तर च न्यायदंडाधिकारी 

९७७५ दि . ८ डिसेंबर , २००९ . 
प्रथम वर्ग, लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 

२ ) श्री . एन . जी . पाटील जिल्हा न्यायाधीश- २ , उस्मानाबाद यांचा 

दि . ०७-१२- २००९ रोजी सादर केलेला विहीद नमुन्यातील परिवर्तीत 
र श्रीमती पी . एन . जमादार यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे रजेचा अर्ज. ( सोबत्तं - वैद्यकीय प्रमाणपत्र ) 
न्यायालयाचा अतिरिक्त कार्यभार कु . एम.एन . चव्हाण , वे सह दिवाणी 

३ ) श्री . एन . जी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश- २ , उस्मानाबाद यांचे 
• न्याययाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांचेकडे 

पत्र जा . क्र . १००४८ दिनांक १४ डिसेंबर , २००९ अन्वये सादर 
- सोपविण्यात येत आहे . भारल्या जमिन हिमाली 

केलेले विहीत नमुन्यातील स्वाहस्थ प्रमाणपत्र . 
प्रदिप न . देशमुख , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर , 

. . . . . कार्यालयीन आदेश 
लातूर , १५ जानेवारी , २०१० . 

क्रमांक . काव्यवि /( प्रशा)/ १०६६८ /२०१० . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
. उस्मानाबाद हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात - 

श्री . एन . जी . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांची दिनांक 

७ डिसेंबर २००९ ते १३ डिसेंबर , २००९ या ( ०७ ) सात दिवसांची 
मिल प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 

वैद्यकिय कारणावरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
पहा.- १ ) श्री . एस . बी . देसाई , दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर, परंडा यांचे १९८१ मधील नियम ६१ नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
- पत्र जा .क्र . ११०५ दिनांक ३१ डिसेंबर , २००९ अन्वये प्राप्त 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एन . जी . पाटील, हे जिल्हा न्यायाधीश 
साना झालेला विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज. . 

२. उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . . . .. ... 
कार्यालयीन आदेश अनी 

जर श्री . एन . जी . पाटील जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद हे सदरी 
क्रमांक . काव्यवि ( प्रशा) / ६९/ २०१० . - प्रमख जिल्हा न्यायाधीश, रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ उस्मानाबाद म्हणुन कार्यरत 
उस्मानाबाद हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात - 

राहिले असते . 
श्री. एस .बी . देसाई , दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्र . वर्ग, परंडा यांची दिनांक ४ जानेवारी २०१० ते ८ जानेवारी २०१० या श्री . एन . जी . पाटील, जिल्हा न्यायाधीश-२ , उस्मानाबाद यांच्या सदरल 
( ०५ ) पाच दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 

रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यालयाचा कार्यभार संदर्भी अ.क्र . १ आदेशान्वये 
१९८१ मधील नियम ५४ नुसार (रजेमागील ३ जानेवारी व रजेपुढील ९ व श्री. एस. टी . महाडीक जिल्हा न्यायाधीश- उस्मानबाट यांनी पाहिला 
१० जानेवारी , २०१० या तीन दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) मंजूर 

प्या कायद्यासह ) मजूर आहे . 

आहे 


करण्या येवून दिनांक २ जानेवारी, २०१० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 

पूनवानाकर जाना P970णापायालयानकर - - - - - = -- कितना 
पासून ते दिनांक ११ जानेवारी , २०१० रोजी कार्यालयीन वेळेपुर्वी पात 

गुणवंत मा . कुबंडे , 
मुख्यालस सोडयाची परवानगी देण्यात येते . भी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
गु रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . देसाई हे दिवाणी न्यायाधीश . उस्मानाबाद , ३० डिसेबर , २०१० . - - - 
में क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग , परडा म्हणून काम पहातील . 

जर श्री . एस . बी . देसाई , हे सदरी रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, परंडा म्हणुन कार्यरत 

प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
राहिले असते . 

पहा .- १) जिल्हा न्यायालय , आदेश जा .क्र . ९११६/ ०९ दिनांक १७ 

नोव्हेंबरर , २००९ . 
श्री . एस .बी . देसाई , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 

२ ) श्री . एस . आर . ताठे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वाशी यांचे 
प्र .वर्ग, परंडा यांच्या सदरील रजेचया / सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या 

पत्र जा क्र . १५६२ / ०९ दिनांक १६ नोव्हेंबर , २००९ व जा . क्र . 
न्यायालयाचा कार्यभार ह्या श्री . एस . आर . मोकाशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , 

१६२८ दिनांक ३० नोव्हेंबर , २००९ रोजी प्राप्त झालेला विहीत 
क . सतर व न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, परंडा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

नमुनयातील परीवर्तीत रजेच्या अर्जावर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश 
गुणवंत मा . कुवंडे , 

साहेबांनी दिनांक ३ डिसेंबर २००९ रोजी केलेला आदेश . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 

कार्यालयीन आदेश 
उस्मानाबाद , ०२ जानेवारी, २०१० . 

क्रमांक . काव्यवि / (प्रशा)/ ४०७ / २०१० .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
उस्मानाबाद हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात 


८४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ५० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


- भाग १ - पुरवणी 


श्री . एस . आर. ताठे , तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, वाशी 

कार्यालयीन आदेश 
यांची दिनांक १६ नोव्हेंबर , २००९ ते २९ नोव्हेंबर , २००९ चा ( १२ ) बारा क्रमांक . काव्यवि/( प्रशा)/ ४०६/ २०१० . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिवसांची अर्जित रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील 

उस्मानाबाद हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात - 
नियम ५४ नुसार ( रजेपुढील दिनांक २८ व २९ नोव्हेंबर , २००९ या दोन 

श्री . एस . आर. ताठे , तत्कालीन रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , 
दिवसांच्या सुट्टीच्या फायद्यासह) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

उस्मानाबाद यांची दिनांक ११ व १२ डिसेंबर , २००९ या ( ०२ ) दोन 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . आर. ताठे, हे तत्कालीन दिवाणी 

दिवसाची विनावेतन रजा ( रजेपुढील दिनांक १३ डिसेंबर , २००९ या एक 
न्यायाधीश , क . स्तर , वाशी म्हणून काम पहात होते . 

दिवसाच्या सुट्टीच्या फायद्यासह ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
जर श्री . एस . आर. ताठे , हे सदरील रजेवर गले नसते तर ते तत्कालीन 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . एस . आर. ताठे , हे तत्कालीन ररे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , वाशी म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . एस . आर . ताठे , हे सदरील रजेवर गले नसते तर ते तत्कालीन 
श्री . एस . आर . ताठे , तत्कालीन दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , वाशी रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , उस्मानाबाद म्हणून कार्यरत राहिले 
यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायलायाचा कार्यभार हा असते . 
संदर्भीय आदेश अ .क्र . १ अन्वये श्री . रा .व . उत्पात , तत्कालीन दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर, भूम यांनी पाहिला आहे . 

श्री . एस . आर. ताठे , तत्कालीन रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
गुणवंत मा . कुबंडे, 

उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत त्यांच्या न्यायलायाचा 
_ _ प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

कार्यभार हा संदर्भीय आदेश अ . क्र . १ अन्वये श्री . बा .वि . बारवकर , 
उस्मानाबाद, १२ जानेवारी , २०१० . 

तत्कालीन ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उस्मानाबाद यांनी पहिला 

आहे . या अनुषंगाने विनावेतन रजेचे अतिप्रदान वसूल होवून योग्य त्या 

- शिर्षाखाली शासनास जमा करावे. . 
प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
पहा .- १ ) महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय विभाग मंत्रालय , मुंबई याचे 

गुणवंत मा . कुबंडे, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
कार्यालयातून आज दिनांक ३१- १२- २००९ रोजी दुपारी ३ .०० वा . 

उस्मानाबाद , १३ जानेवारी , २०१० . 
प्राप्त झालेला दुरध्वनी संदेश . यात 
२) दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ , रोजीची कार्यालयीन टिप्पणी . 
कार्यालयीन आदेश 

प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
क्रमांक . अर्थसंकल्प/( प्रशा) / ४/ २००९. - महाराष्ट्र शासन विधी व न्याय 

_ पहा.- १) श्री . मा .पं. चौधरी , जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांचे जा .क्र . 
विभाग मंत्रालय , मुंबई यांचे उपरिनिदिष्ट पत्रास अनुसरून जिल्हा व सत्र 

१५५१/ ०९ दिनांक ८- १२ - २००९ रोजी प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यात 
न्यायाधीश, उस्मानाबाद , हे खालील प्रमाणे आदेश निर्गमित करीतात . . 

अर्जित रजेचा अर्ज. 
न श्री . एस .ए . काझी, वरिष्ठ लिपिक , जिल्हान्यायालय , उस्मानाबाद , 

कार्यालयीन आदेश 
आणि श्री एस . एम . कुरणे , कनिष्ठ लिपिक , दिवाणी न्यायालय , कनिष्ठ 
स्तर, लोहारा यांना “२०१४ न्यायदान " व इतर र्शीषाचे माहे जूलै २००९ 

क्रमांक . काव्यवि/ ( प्रशा )/ १०६६९ / २०१०.- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
ते सप्टेंबर २००९ या दुस- या तीमाहिचे खर्चमेळाच्या तफावत दूर करण्यासाठी 

उस्मानाबाद हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात 
महालेखापाल -२ . ( महाराष्ट्र राज्य ) नागपूरयेथे दिनांक ४ जानेवारी २०१० श्री . मा . पं . चौधरी, जिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांची दिनांक ९ 
रोजी सकाळी १० . ०० वाजता उपस्थित राहाण्याकरिता नियुक्ती करण्यात डिसेंबर , २००९ या ( ०१ ) एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाबत म्हणून 
यताह 
येत आहे . 
में 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा)-नियम १९८१ मधील नियम ५४ नुसार 
गुणवंत मा . कुबंडे, 

कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , उस्मानाबाद . . रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . मा .पं . चौधरी हे जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
उस्मानाबाद , ३१ डिसेंबर , २००९ . 

उमरगा म्हणून काम पहात आहेत . 

जर श्री . मा .पं . चौधरी हे सदरील रजेवर गले नसते तर ते जिल्हा 

न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणुन कार्यरत राहिले असते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 
पहा.- १ ) जिल्हा न्यायालय , आदेश जा . क्र . १००८६/ ०९ दिनांक १५ 
डिसेंबर , २००९ 

- श्री . मा . पं. चौधरी , जिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांच्या सदरी रजेच्या 
२) श्री . एस . आर. ताठे, दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर, वाशी यांचे ___ _ कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री . पी . एल . ढाले, अति . सह 
श्री . एस . आर . ताठे, तत्कालीन २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश, उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 
क . स्तर , उस्मानाबाद यांचे पत्र जा . क्र . ३७५३/ ०९ दिनांक १५ 

गुणवंत मा . कुवंडे, 
डिसेंबर , २००९ रोजी प्राप्त झालेला विहीत नमुन्यातील परीवर्तीत 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद . 
1 रजेच्या अर्जावर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश साहेबांनी दिनांक १९ उस्मानाबाद , ३० डिसेंबर , २००९ . 

डिसेंबर, २००९ रोजी केलेली आदेश. 


. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


८४५ 


वैद्यकीय कारणावरून परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम 
प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून 

- 

१९८१ मधील नियम ६१ नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . . 
पहा.- १ ) श्री . मा . पं . चौधरी , जिल्हा न्यायाधीश- १, उमरगा यांचे पत्र : 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . आर.व्ही . भक्त , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
जा क्र . १६०४/ ०९ दि . १७-१२- २००९ अन्वये सादर केलेला विहीत 

क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणून काम पहात आहेत . 
नमुन्यातील परीवर्तीत रजेचा अर्ज. 

जर श्री . आर . व्ही . भक्त , हे सदरील रजेवर गले नसते तर ते सह 
२) श्री . मा .पं . चौधरी , जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांचे पत्र 

दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्र.वर्ग, तुळजापूर म्हणुन 
- जा .क्र . १६२२/ ०९ दि . २१- १२- २००९ अन्वये सादर केलेला विहीत कार्यरत राहिले असते . 
नमुन्यात वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 

:: २ :: 
कार्यालयीन आदेश 

श्री . आर. व्ही . भक्त , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तुळजापूर 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/३/ २०१० .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , उस्मानाबाद यांच्या सदरील रजेच्या कालावधीत संदर्भीय आदेश अ.क्र . १ अन्वये 
हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात - 

त्यांच्या न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला रे सह दिवाणी न्यायालयाचा 
श्री . मा .पं . चौधरी , जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा यांची दिनांक १७ 

कार्यभार हा श्रीमती . नि . शा . शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तुळजापूर 
डिसेंबर , २००९ ते २० डिसेंबर या ( ०४) चार दिवसाची वैद्यकीय कारणावरून 

यांनी पाहिला आहे . 
परिवर्तीत रजा महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 

गुणवंत मा . कुबंडे, 
६१ नुसार कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . मा .पं . चौधरी हे जिल्हा न्यायाधीश-१ , उस्मानाबाद , ०१ जानेवारी , २००९ . . 
उमरगा म्हणून काम पहात आहेत . -- - - 
जर श्री . मा .पं. चौधरी, जिल्हा न्यायाधीश-१ , उमरगा हे सदरील 

२० । 
रजेवर गले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा म्हणुन कार्यरत का 

पोलीस आयुक्त यांजकडून 
राहिले असते . 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) व ३७ (३) अन्वये 

खालील आदेश 
_ __ श्री . मा .पं. चौधरी, जिल्हा न्यायाधीश-१, उमरगा यांच्या सदरी रजेच्या 

आदेश - 

विति 
कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार हा श्री .पी . एल. ढाले, अति .तदर्थ 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश , उमरगा यांच्याकडे ठेवण्यात येतो . 

क्रमांक विशा-५/ औ/ २००९ - ७३९ .- ज्या अर्थी माझे असे निदर्शनास 

आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या 
र गुणवंत मा . कुबंडे, र 

कर्यक्षेत्रामध्ये विविध राजकीय पक्ष तसेच संघटना तर्फे त्यांच्या निरनिराळ्या 
का प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद . 

मागण्यांच्या तसेच इतर विषयांसदर्भात काही कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात 
उस्मानाबाद , ३१ डिसेंबर , २००९ . 

आलेले आहे . 

दिनांक २५ जानेवारी २०१० ते २८ जानेवारी २०१० रोजी पावेतो 
१९ . 

भारतीय खेल प्राधिकरण ( साई) येथे ४थी राष्ट्रीय इंटर स्कुल टुरनार्मेट 
प्रमुख जिल्हा न्यायालय याजकडून । 

घेण्यात येत आहेत . सदर स्पर्धे मध्ये फुट बॉल , टेबल टेनिस , हॉली बॉल , 
पहा .- १) जिल्हा न्यायालय आदेश जा .क्र . काव्यवि /प्रशा/१०१५१ दिनांक 

वेट लिफटींग , कुस्ती इ. खेळांचा समावेश आहे. सदर स्पर्धे करिता 
१६ डिसेंबर, २००९ . मानिना 

मोठ्या प्रमाणावर खेळाडू व प्रेक्षकांची गर्दी होत आहे . 
२) श्री . आर .व्ही . भक्त , सह दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , तुळजापूर 

3 दिनांक २८ जानेवारी २०१० रोजी एम . जी . एम . मैदान सिडको येथे 
यांचे पत्र जा .क्र . ४१६५ दिनांक १७/ १८ डिसेंबर, २००९ अन्वये 

रंगनाथ मिश्रा आयोग संघर्ष समितीच्या वतीने अल्पसंख्यांकाचा राज्यव्यापी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यात परीवर्तीत रजेचा अर्ज . 

- मेळावा घेण्यात येणार असून सदर मेळाव्या करिता अल्पसंख्यांकाचा 

मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होणार आहे . 
३ ) श्री . आर. व्ही . भक्त, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , तुळजापूर - 
यांचे पत्र जा क्र . ४२०० दिनांक १७ / १८ डिसेंबर , २००९ अन्वये 

अगामी महानगरपालिका निवडणूकीच्या दृष्टीनेविविध पक्षाचे पुढारी 
सादर केलेला विहीत नमुन्यात वैद्यकीय व स्वास्थ्य प्रमाणपत्र . 

आप- आपले आस्तीत्व दाखविण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत . आगामी 

महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने पक्ष/ संघटना वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे 
कार्यालयीन आदेश 

आयोजन करिता आहेत . 
क्र . काव्यवि /(प्रशा)/ ५८ / २०१० .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, उस्मानाबाद 
हे खालीलप्रमाणे आदेश निर्मगीत करितात - 

. महानगरपालिका औरंगाबाद अतिक्रमण हटाव पथकाच्या वतीने शहरातील 

विविध भागातील अनाधिकृत इमारती/ धार्मिक स्थळांची अतिक्रमणे काढण्यात 
श्री . आर. व्ही . भक्त , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , तुळजापूर येत आहेत . सदर बाबत स्थानिक नागरीकांकडुन व नगरसेवकाकडून 
यांची दिनांक १४ डिसेंबर , २००९ ते १६ डिसेंबर या ( ०३ ) तीन दिवसाची विरोध होण्याची शक्यता आहे . 


* महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


+ अॅपेरिक्षा चालका विरूध्द वाहतूक शाखेची मोहीम चालु असल्याने पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ अन्वये कारवाईस पात्र राहील . 
अॅपेरिक्षा चालक -ए . एम . टी . सिटीबस वर दगडफेक , बंद, निदर्शने सारखे 

मी पुढे असेही नमूद करतो की, सदरच्या आदेशाची नोंद ही कार्यालयीन 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेत आहेत . 

राजपत्रात सामाविष्ट करण्यात येईल किंवा औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय 
. म. रा . विद्युत वितरण कंपनीच्या वतीने शहरात बीज ग्राहकांकडून होत के कार्यक्षेत्रातील दर्शनीय ठिकाणी चिटकावून ध्वनिक्षेपकाद्वारे जाहीर करण्यात येईल . 
असलेली वीज चोरी संदर्भात विद्युत मीटर चेक करण्यात येत असुन 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ जानेवारी 
त्यामुळे नागरीकांमध्ये असंतोष आहे. तसेच लोडशेडिंगमुळे अचानक 

२०५० रोजी काढण्यात आला आहे . 
नागरीकांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. 

- 

नीकांत सावरकर , 
औद्योगिक परिसरातील विविध कारखाने बंद आहेत . विविध कामगार - 

... . 
संघटना व व्यवस्थापन यांच्यात पगार वाढ व इतर मागण्यासाठी वाद 
असन कामगार संघटना उपोषण , ब्दारसभा , धरणे निदर्शने , मोर्चे ड . आरगाबाद . २८ जानवारा, २०१० , 
सारख्या आंदोलनाचा मार्ग अवलंबीत आहेत. या 

आणि त्याअर्थी अशा विविध कारणामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होवू शकतो. वरील कारणामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडू 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
नये आणि सार्वजनिक शांतताख , कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी 
यासाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३) अन्वये वाचा-- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा क्र ./जिविशा/ जा / 
- मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिच वापर करून मी , श्रीकांत सावरकर, 

३७( १)( ३ )/ २०१०-२५४ , दिनांक २१ जानेवारी, २०१० . 
पोलीस आयुक्त , औरंगाबाद शहर असे आदेशीत करीत आहे की , औरंगाबाद 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (३) 
पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ति 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याचे जवळपास कोणत्याही तो आदेश पाय 
• व्यक्ती : 

क्रमांक . २००९ / आरबी - डेस्क -१/पोल-१/ कावि / २६ - - ज्या अर्थी माझ्या 
( १ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि . २६- ०१ -२०१० रोजी 

लाठ्या, किंवा शारिरिक इजा करण्याचा, करण्यासाठी वापरता प्रजासत्ताक दिन असल्याने ध्वजारोहणाचा वेळेस काही लोक आपले 
येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 

मागण्याकरिता आत्मदहनाचा इशारा देतात तसेच जालना शहरांत व 
( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत बाळगणार नाही . जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे. त्यामूळे जनतेकडून 
( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे . विविध स्वरूपाचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम अचानक पणे घेण्याची शक्यता 

किंवा साधने बाळग नये जमा करू नयेकिंवा तयार करणार नाही नाकारता येत नाही . तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटना विविध 
( ४) कोणत्याही व्यक्तीची प्रतीमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन । 

न मागण्याकरिता तसेच पाणी टंचाईच्या दृष्टिकोनातून धरणे , रास्ता रोको , 
नाहन करणार नाही . 

कारण 

निदर्शने , मोर्चा इ. स्वरूपाचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
( ५ ) जाहीरपणे घोषणा करु नये , गाणे किंवा त्याचे ध्वनीमले सार्वजनिक जनाकारता येत नाही . त्या दृष्टिकोनातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
को शांतता भंग होणार नाही , असे ध्वनिक्षेपण करु नये. 

राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 

जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे 
__ _ ( ६) अशा प्राधिका-यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास 
। धक्का पोहचेल अशी किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 

आवश्यक आहे . 
किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल त्या अर्थी मी , अविनाश पाठक , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करु नये सोंग अगर हावभाव करु नये. मुंबई पोलीसअधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये अधिकाराचा 

आणि अशी चित्रे चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वापर करुन यान्दारे पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तीना जमण्यास किंवा 
वस्तु तयार करु नये, त्यांचे प्रदर्शन करु नये किंवा त्यांचा जनतेत सभा , मिरवणूका, मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे . 
प्रसार करु नये. 

हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू - 
तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे की , संपूर्ण औरंगाबाद - होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व 
पोलीस आयुक्तालय हद्दीत पाच किंवा पाचा पेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक उपविभगातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी 
ठिकाणी एकत्र जमण्यास, निदर्शने, धरणे , मोर्चा, मिरवणूक काढण्यास विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका, सभा , मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 
मनाई करण्याचा आदेश देत आहे . हा आदेश अंत्ययात्रा, विवाह, आणि हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २५ / ०१ / २०१० चे ०६.०० 
कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी, कर्मचारी किंवा शासकीय कर्मचारी वाजेपासुन ते दिनांक ०८ /०२ / २०१० चै २४ .०० वाजेपर्यत अंमलात 
तसेच पोलीस उप आयुक्त , सहाय्यक पोलीस आयुक्त , आणि पोलीस । 
ठाणे प्रभारी अधिकारी यांनी दिलेल्या परवानगीनुसार घेतलेल्या कार्यक्रमांना 

हा आदेश आज दिनांक २२ जानेवारी २०१० रोजी माझ्या सही 
हा आदेश लागू होणार नाही. 

शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 
सदरचा आदेश औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक 

alieी 

अविनाश पाठक . 
२८/ ०१/ २०१० चे ०६. ०० वाजेपासून ते दिनांक ११/ ०२/ २००९ चे २४ .०० 
वाजेपावेतो लागु राहील . famitteemi का मानगिर 

या अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 
सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास उल्लंघन करणारी व्यक्ती ही मुंबई 

१ - जालना, २२ जानेवारी, २०१० .. 

. .. .. 
कामकाज 


राहील . 


८४७ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


२२ 


- - - 


- - 


२३ 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

BY DISTRICT & SESSIONS ILIDGE,... 
वाचा . पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा.क्र ./जिविशा/ जा / 

OFFICE ORDER 
३७( १)( ३) / २०१०-२५४ , दिनांक २५ जानेवारी , २०१० . 

No. B- 2 / 01 of 2010 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

READ :- Application dated 29/ 12 /2009 & 04 /01/2010 submit 

ted by Shri. S .S . Qureshi, Adhoc Distirct Judge- 1 & 
जान मनमा विस्तार 

2 Additional Sessions Judge, Jalna for grant of com 
क्रमांक २००९/ आरबी- डेस्क - १ / पोल- १ / कावि / २५- -- - ज्या अर्थी माझ्या . 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , दि . २६- ०१ -२०१० रोजी 

muted leave and order passed on it. 
प्रजासत्ताक दिन असल्याने ध्वजारोहणाच्या वेळेस काही लोक आपले . . No. Admn 33 of 2010 : - The Principal District & Sessions 
मागण्याकरिता आत्मदहनाचा इशारा देतात तसेच जालना शहरात व . . Judge , Jalna is Pleased to rant commuted leare for (05) days 
जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झालेली आहे . त्यामूळे जनतेकडून . . w .e.f. 29- 12- 20091002 - 01 - 2010 with benefit of availmentof . 
विविध स्वरूपाचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम अचानकपणे घेण्याची शक्यता preffixing holidyas íalling on 03 -01- 2010 to Shri S.S . Qureshi, 
नाकारता येत नाही . तसेच विविध राजकीय पक्ष व संघटना विविध A dhoc District Judge - 1 & Additional Sessions Judge , Jalna. 
मागण्याकरिता तसेच पाणी टंचाईच्या दृष्टिकोनातून धरणे , रास्ता रोको , 

On return from the said leave Shri. S . S . Qureshi, is reposted 
निदर्शने , मोर्चा इ . स्वरूपाचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 

as Adhoce District Judge - 1 & Additional Sessions Judge, 
नाकारता येत नाही. त्या दृष्टिकोनातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित । 

Jalna . 
राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) लागू करणे - No locuum terens is necessary . 

- 
आवश्यक आहे . 

- E 

C ertified under note 2 below M. C . S. ( pay) Rule 39 that , 
त्या अर्थी मी , अविनाश पाठक , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना Shri. S.S . Qureshi would have continued to officiate as Adhoc 
मुंबई पोलीसअधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये अधिकाराचा - District Judge-1 & Additional Sessions Judge , Jalna had be 
वापर करून याव्दारे खालील निर्देश देत आहे. .. 
नदश देत आहे. 

शिव : not proceed on leave for the above period. 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा-या व्यतिरिक्त इतर कोणताही का 

In his absence the charge of his Court was kept with Extra 
व्यक्ता सावजानकाठकाणाकिया त्या आसपास STE 

T RAdhoc District Judge & Additional Sessions Judge. Jalnany 
( १ ) शस्त्रे , लान्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले, चाकू व इतर शरीरास inaddition his own duties 

: 
इजा अथवा अपाय करणा- या वस्तू जवळ बाळगणार नाही 
( २ ) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 

Note has been taken in the Service Pook of the concerned . 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 

Smt. V . GKhare, EEEEEE 
( ३ ) दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Cousting) प्रवर्तक । 

Principal District & Sessions Judge 
शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 

___ Jalna, 4th January 2010 नापिका विर 
( ४) व्यक्तींच्याकिंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

का 

ar 
असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही. वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे 

म्हणणार नाही . 
( ५) व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही . 

BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE. 
( ६ ) आवेषी भाषण, अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि - 

OFFICEORDER . .. लिन सकिन 
सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे,निशाणी , 

No. B -2/ 03 of 2010 - - 
घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 

READ :- Application dated 19- 01 -2010 submitted by Smt: V. P. 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २५ /०१/ २०१० चे ०६ .०० 

Patil, 34 JL Civil Judge J.D .). Jalna for grant of earned 
वाजेपासून ते दिनांक ०८/०२/ २००९ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात ना leave and order passed on it . ADOL को एक 
राहील . यानि - - A- 25 

No. Admn 249 of 2010:- The Principal District & Sessions 
हा आदेश आज दिनांक २२ जानेवारी २०१० रोजी माझ्या सही- - 

Judge, Jalna is Pleased to grant earned leave for ( 05 ) days 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे. या चित्रक 

शासन 

yer.e.f. 12- 01 - 2010t016- 01 - 2010 to Smt . V. P. Patil . 3rdJE. Civil 
अविनाश पाठक , Judge (J.D .) & J. M .F.C . Jaina. 

व अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . . 
जालना, २२ जानेवारी , २०१० . 

नवा 

On return from the said leave Smt. V.P . Patil is reposted as 
- ३ जनावर 

3rd JL. Civil Judge (J . D .) & J.M . F . C ., Jalna. 201 2 


No locum tenens is necessary . 


८४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


२६ 


Certified under note 2 below M. C . S. ( pay ) Rule 39 that, 
Smt. V .P. Patil,would have continuted to officiate as 3 JL Civil 
Judge (J.D .,) & J.M . E.C ., Jalna had she not proceed on leave 
for the abve period . 

In her absence the charge of her Court was kept with Sow . 
S. S . Bangad, 4th Jl. Civil Judge (J .D .) & J . M . F. C . Jalna in addi 
tion to her own duties . 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 

Smt. V.G Khare , 
Principal District & Sessions Judge 

Jalna . 
Jalna, 20 Jan 2010. 


२५ . 


... प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
पहा.- श्री . व्ही. पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई 
यांचे पत्र क्रमांक ३३४/ २०१०, दिनांक १८ /०१/ २०१० . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक / प्रशा/ ७०८ / २००९ .- जिल्हा न्यायाधीश-२, बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई 
यांना मंजूर केलेली दि . १८ - ०१-२०१० ते दि . २२- ०१ - २०१० रोजीची 
( ०५ ) दिवसाची अर्जित रजा व दि . २३ व २४ जानेवारी , २०१० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करून दि . १८ -०१- २०१० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपासून ते दि . २५ - ०१ -२०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . व्ही . पी . 
शेळके हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश 
क .स्तर , अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . व्ही .पी . शेळके , 
यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , अंबाजोगाई म्हणुन 
नियुक्त केले जाते. 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . 
एस . पी. पोळ, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर, अंबाजोगाई यांच्याकडे 
ठेवण्यात येत आहे व त्यानां अंबाजोगाई येथील उपकोषागार कार्यालयातून 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन 
कामासंबंधीच्या रक्कम काढणे , भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 

एस . पी . देशमुख, 

जिल्हा न्यायाधीश-२, बीड . 
बीड , २० जानेवारी , २०१० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून - 

( प्रशासन विभाग ) 
पहा.- श्री . आर . एस . कानडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, व 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग गेवराई यांचे पत्र क्रमांक २३६/२०१० , 
- दिनांक १८ / ०१ / २०१० . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक /प्रशा/७०९ / २०१० : - जिल्हा न्यायाधीश-२, बीड आदेश देत 
आहेत की , श्री . आर . एस . कानडे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
गेवराई यांना मंजूर केलेली दि . १५-०१- २०१० रोजीची एक दिवसाची 
किरकोळ रजा रद्द करण्यात येत असून त्यांना दि . १५- ०१ -२०१० ते दि . 
१७- ०१ - २०१० रोजीची ( ३) दिवसाची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करून 
दि . १५ - ०१ -२०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . १८ - ०१ 
२०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ (२ ) ( ब ) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . आर . 
एस . कानडे, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी 
न्यायाधीश क स्तर , व न्यायदंछाधिकारी प्रथम वर्ग गेवराई म्हणून त्यांच्या 
मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . आर . एस . कानडे , 
यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग गेवराई म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . आर.एस. कानडे, सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , गेवराई यांच्य न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा दि . १५ व १६ 
जानेवारी , २०१० रोजीचा कार्याभार श्री . डब्ल्यू . जे . दैठणकर , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , गेवराई यांच्याकडे व दि . १७ -०१- २०१० रोजीचा 
कार्यभार श्री .ए.एम . मुजावर , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
गेवराई यांच्याकडे ठेवण्यात आला होता. 

एस . पी . देशमुख, 

जिल्हा न्यायाधीश-२ , बीड , 
बीड , २० जानेवारी , २०१० . 


२७ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

- (प्रशासन विभाग ) 
पहा.- सौ : सोनाली मु. कनकदंडे, सह दिवाणी न्यायधीश, क .स्तर , केज 
यांचे पत्र क्रमांक २२७/ २०१० , दिनांक १६/ ०१/ २०१० . 

कार्यालयीन आदेश 
- क्रमांक / प्रशा/ ६६४/ २०१० . - जिल्हा न्यायाधीश-२ , बीड आदेश देत 
आहेत की , सौ . सोनाली मु . कनकदंडे, सह दिवाणी न्यायधीश , क . स्तर , 
केज यांना मंजूर केलेली दि . २० -०१-२०१० ते दि . २२-०१- २०१० रोजीची 
( ०३ ) दिवसाची अर्जित रजा व दि . २३ व २४ जानेवारी , २०१० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करून दि . १९- ०१-२०१० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दि . २५-०१- २०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर सौ . सोनाली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


. ८४९ 


२४ : 


मु . कनकदंडे , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , केज म्हणून 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

- ( प्रशासन विभाग ) 
वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सौ . सोनाली मु . कनकदंडे, 

पहा .- श्रीमती. वाय . आर. मुक्कनवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायधीश , क . स्तर, व न्यायदंडाधिकारी 

- क . स्तर , बीड यांचे रजेचे आवेदनपत्र दि . १५ - ०१ -२०१० . । 
प्रथम वर्ग, केज म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

कार्यालयीन आदेश 
वरील रजेच्या कालावधीत सौ . सोनाली मु . कनकदंडे, सह दिवाणी 

क्रमांक / प्रशा/ ५४७/ २००९ .- जिल्हा न्यायाधीश-२, बीड आदेश देत 
न्यायाधीश , क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, केज यांच्या न्यायालयाच्या 

आहेत की , श्रीमती . वाय . आर. मुक्कनवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . एस. एच . गरड , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

क स्तर , बीड यांना मंजूर करण्यात आलेली दि . १४-०१-२०१० रोजी एक 
क . स्तर , केज यांच्याकडे ठेवण्यात आला होता . 

दिवसाची किरकोळ रजा रद्द करून दि . १४-०१- २०१० ते दि . १६-०१ 
एस .पी . देशमुख , 

२०१० रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व दि . १७-०१- २०१० 
जिल्हा न्यायाधीश- २ , बीड . 

रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करण्यात येत आहे. 
बीड, १९ जानेवारी, २०१० . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर सौ . सोनाली 

मु . कनकदंडे , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह 
- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , केज म्हणून 
( प्रशासन विभाग ) 

त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
पहा. - श्री . एस.एन . राजुरकर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , अंबाजोगाई वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर सौ . सोनाली मु . कनकदंडे, 
यांचे पत्र क्रमांक ९८/ २०१० , दिनांक १५/ ०१/ २०१० . 

यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी 
कार्यालयीन आदेश 

प्रथम वर्ग, केज म्हणून नियुक्त केले जाते . 
क्रमांक . बी - ४/ प्रशा/ ५८५/ २००९ . - जिल्हा न्यायाधीश- २. बीड आदेश वरील रजच्या कालावधीत सा . सोनाली मु . कनकदडे , सह दिवाणी 
देत आहेत की , श्री . एस. एन . राजुरकर , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 

न्यायाधीश, क . स्तर , व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, केज यांच्या न्यायालयाच्या 
अंबाजोगाई यांना दि . १३ -०१-२०१० ते दि . १५- ०१ - २०१० रोजीची ( ०३ ) - 

संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्रीमती एच . आर . जाधव, ५वे सह दिवाणी 
दिवसाची परिवर्तीत रजा वैद्यकीय कारणास्तव कार्योत्तर मंजूर करण्यात 

न्यायाधीश , क स्तर, केज यांच्याकडे ठेवण्यात आला होता. 
येत आहे . या कामात। 

मी 

एस . पी . देशमुख, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) निकाय 

जिल्हा न्यायाधीश-२ , बीड. 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एस. एन . बीड , १६ जानेवारी, २०१० . . 
राजुरकर, हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
वास्तर , अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस . एन . राजुरकर, 
यांना त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर, अंबाजोगाई म्हणुन 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
नियुक्त केले जाते . 

पहा.- १ ) श्री . जे .एस . माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
वरील रजेच्य कालावधीत श्री . एस . एन . राजुरकर , दिशाणी न्यायाधीश , 

लातूर यांचा दिनांक २९ -१२- २००९ ते ०१-०१- २०१० या ( ०४ ) 
व. स्तर , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या संपूर्ण कामाचा कार्यभार खालील 

दिवसाची अर्जित रजा मिळणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
प्रमाणे ठेवण्यात येत आहे. राजा 

२) सहा . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ) , जिल्हा न्यायालरा, लातूर 

यांचा स्जेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
विशेष न्यायालयीन कामकाज में दिवाणी न्यायाधीश व .स्तर, माजलगाव 
प्रशासकीय व इतर न्यायालयीन कामकाज सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई 

_ कार्यालयीन आदेश 

क्रमांक . काव्यवि (प्रशा)/ ६६६०/ २००९ : - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वरील रजेच्य कालावधीत श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबाजोगाई यांना अंबाजोगाई येथील उप कोषागार कार्यालयातून 

लातूर हे श्री . जे . एस . माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक २९ -१२-२००९ ते ०१ 
दिवाणी न्यायालय व स्तर , अंबाजोगाई न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजा 
संबंधीच्या रक्कम भरणे , काढणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी 

- ०१-२०१० या ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , मंजूर करीत आहेत . तसेच 
करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 

दिनांक २९ -१२- २००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०२ 

०१ - २०१० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत त्यांना मुख्यालय 
जे . डी . कुलकर्णी, सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

जिल्हा न्यायाधीश-१ , बीड . 
बीड, १९ जानेवारी, २०१० . 

श्री . जे. एस. माळी हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्याचे पुर्वीच्याच 

पदावर नेमण्यात येईल . 
औ . भाग १ - १२७ 


C46 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ . पुरवणी 


32 . 


No 2007/BPA /Extrn -1. 
Office ofSub -Divisional, 
Magistrate Selu , 


श्री . जे . एस . माळी हे रजेवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती सह 
दिवाणी न्यायधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकरी प्रथम वर्ग, लातूर या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुऐ चालू राहील . 

श्री . जे .एस. माळी यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
व त्यांचेकड़े सोपविण्यात आलेला रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तरव न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर याचे न्यायालयाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन . जगादार, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ । 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

Talay . ma, 

E a focal Firenze, CITT . 
GEK , 30 GR , 2009 . 


To , 

The Police Inspector, 
Police Station Pathri, 
To, Pathri Disi Parbhani. 


Enclosed herewith (03) copies of the externment oi 
der passed against Shri Bhaskar Savliram Pawar R /o Kasapuri 
Tq. Pathri Dist . Parbani for service . One copy for your office 
record , second copy for the externee and thir copy for return 
ing to this office as serviced copy . You should comply ofthe 
order be reported accordingly to this office. 


DISTRICT & SESSIONS JUDGE. 


Encl - Three 


Sub- Divisional Magistrate, 


Selu . 


Before the Sub DivisonalMagistrate , Sailu 

SET Order of Externment 


OFFICE ORDER 
SP R E No.B -2 /52 of 2009 
READ :- Application dated 30 / 11 / 2009 submitted by Shri. K .Y. 
Tonge, District Judge 2 & Additional Sessions Judge, Jalna 
for grant of earned leave and order passed on it. --- - 

No.Admn 3735 of 2009 :- The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is pleased to grant leave for ( 05 ) days w .e.f. 11 
12 - 2009 to 15 - 12- 2010 with permission to leave the headquar 
ter after office hours of 10 - 12 - 2009 till before office hours of 
16 - 12 - 2009to Shri. K . Y. Tonge , District Judge - 2, & additional 
Sessions Judge , Jalna. 

On return from the said leave Shri. K . Y. Tonge, is reposted 
as District Judge-2 & Additional Sessions Judge . Jalna . 


No locum tenens is necessary . E 


Certified under note 2 below M . C .S . (pay) Rule 39 that , Shri 
K . Y . Tonge, would have continuted to officiate as district judge 
2 & Additional Sessions Judge, Jalna had he not proceed on 
leave for the above periode 

In his absence the charge of his Court along with the charge 
of Court of District Judge-3 & Additional Sessions Judge, 
Jalna is kept with Shri. S. S . Quraishi, Adhoc District Judge- 1 
& Additional Sessions Judge, Jalna in addition his own duties . 


( Section 56 (1) (2) of the Bombay Police Act., 1951). 
Sub - Externment proceedings against Shri -Bhaskar. 

Savlaram Pawar , R / o Kasapuri Tq . Pathri Dist . 
Parbhani u /s56 (1) (b ) of the Bombay Police Act, 1951. 

Order ES POLE ! 
2007 /BPA / Extn / 10 :- WHEREAS, the Government of 
Maharashtra has empowered the Sub DivisionalMagistrate 
by its notification Home Department (Special ), No . 
S . B . II ..EXTR - 3959 - 18949 (2 ) DT. 1 October 1951 to take ac 
tion u/s 56 (1) (b ) of the Bombay Police Act 1951. 

AND WHEREAS, evidence has been placed before me 
against the person known as Shri Bhaskar Savlaram Pawar R / o 
Kasapuri. Tq. pathri, Dist. Parbhani to the following effects. 

1. That, Since 1991 to 2007 in the localites of Pathri Taluka 
We his acts and movements are casuing and are calculated 

to cause alaram , harm and danger to the residents of the 

aforesaid localities and areas in that: 
(a). That, he assaults the residents or shopkeepers or 
- Farmer s of the aforesaid localities and areas , suspect 

ing them to be giving information to the Police about 
his illegal activities, which are offences punishable un 

der chapter XVI of the Indian Penal Code . 
(b ) That, he threats of assaults which are offences punish 

able under Chapter XVII of the Indian Penal Code. 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


Smt. ViG Khare, 
Principal District & Sessions Judge 

19 Jalna. 


Jalna , 01 Der 2010 . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


249 


I That, Since 1991 to 2007, he has committed several acts 

of the nature mentioned in paragraph T , sub -paragrahs 

(a ) & ( b ) above . 
III. That, the witness to the above described acts and move 

ments ofhis are not willing to come forward and depose 
ragainst him in public by reasons of apprechension on 
thier part as regards the safety or their person and prop 
erty in that they apprechedn that they would be as 
saulted and their property would be damaged by him if 


the nearest Police Station once in a month , even if there be no 
change in his address . I also direct thatduring the said period 
of his externment and when he goes away from the state he 
shall within 10 days from the date of his departure from the 
State send a report in writing to the said Police Officer , either 
by post or otherwise of the date of his departure and as and 
when he comes back to the State he shallwithin 10 days from 
the date of his arrival in the State report the date of his arrival 
to the Officer in charge of the Police Station nearest to the 
place where hemay be staying . 


T 


L 


tot - - they do so . 


I 


Dr. Pratap Kale 
Sub DivisionalMagistrate 

Sailut 
El 


Sailu , 05 Dec , 2009. 


BY DISTRICT & SESSIONS JUDGE , 


* AND WHEREAS, I have heard the said person and con 
sidered all the evidence and explanation tendered by him and 
also the evidence given by witnesses produced by him . 

AND WHEREAS. after consideration all the evidence and 
explantion detailed above . I am satisfied that the said Shri 
Bhaskar Savlaram Pawar R /o Kasapuri Tq. Pathri Dist. Parbhani 
is causing or calculated to cause alaram , harm and danger to 
the residents, shopkeepers and farmer s of the localities of 
Pathir Taluka and he is engaged in the commissson of of 
fences of assault to the residents , shop keepers and farmer s 
suspecting them to be giving information to the police about 
This illegal activities in the aforesaid localities and areas on 
assaults, threats of assault under Chapter XVI and XVII of the 
Indian Penal Code. 

AND WHEREAS, in my opinion witnesses are not willing 
to come forward to give evidence in public against the said 
person by reasons of apprehension on their part as regards 
the safety of their person and property . 

NOW THEREFORE , in exercise of the powers vested in me 
under Section 56 of the said Act. I Dr. Pratap Kale , Sub Divi 
iz -sional Magistrate Sailu Dist. Parbhani hereby direct that the 

said Shri Bhaskar Savlaram Pawar R /s Kasapuri Tq. Pathri 

Dist. Parbhani shall remove himself from the limits of parbhani 
2 & Beed District for a period of two year from the date of issue 

of this order by Nanded Mamad railway route within two days 
from the dte ofthe final order in the case viz cases pending 
against him and in case he is convicted in the said case and is 
sent to the Jail for undergoing any imprisonment he shall 
remove himself within two days from the date of his release 
from the jail and I further direct that he shall notenter or retum 
to the said areas of Parbhani for a period of one year from the 
date of which he removes himself or is removed outside the 
dimits .of Parbhani district without the permission in writing 
from the Sub Divisional Magistrate Sailu or the Govt . of 
Maharashtra . 


Hous 

OFFICE ORDER 

No.B -2/57 of 2009 
READ :- Application dated 24 / 12 / 2009 submitted by V.C .Barde, 
Jt. Civil Judge ( Senior Division ), Jalna for grant of earned 
leave and order passed on it. 

No.Admn 4034 of 2009 - The Principal District & Sessions 
Judge , Jalna is Pleased to grant earned leave for (04) days 
w .e.f.28- 12 - 2009 to 31- 12 - 2009 with permission to leave the 
headquarter till before office hours of01-01- 2010 to Shri V .C . 
Barde, Jt. Civil Judge (Senior Division ) Jalna. 

On return from the said leave Shri. V . C . Bárde is reposted as 
Jt. Civil Judge (Senior Division ), jalana. 


No locum tenens is necessary . 


Certified under note 2 below M . C . S . (pay ) Rule 39 that Shri 
V.C . Barde,would have continuted of officiate as Jl Civil Judge 
(Senior Division), Jalna had he not proceed on leave for the 
above period . 

In his absence the charge of his Court is kept with Shri N . 
G . Gimekar, Civil Judge (Senior Division ), Jalna in addition to 
his own duties. 
Note has been taken in the Service Book of the concerned . 

Smt. V. G. Khare, 
Principal District & Sessions Judge 

Jalna . 
Jalna, 24 Der 2009 . 


I also direct that during the said period this order is in 
force , as and when he reides in any other areas in the State he 
shall report his place of residence to the Officer in charge of 


८५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, ५० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८-१२- २००९ रोजीचे कार्यालयीन 

वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 
प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

श्री . एम. व्ही . येवतीकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पहा .- १) श्री . सी . डब्ल्यू , मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश, व स्तर , लातूर 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
यांची दि . २१- १२ -२००९ ते २४-१२- २००९ पर्यतची ( ०४ ) 
दिवाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 11 श्री . एम . व्ही . येवतीकर , हे रजवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 
ई २ ) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर । 

तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पूढे चालू राहील. 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . . . 
कार्यालयीन आदेश 

श्री . एम . व्ही . येवतीकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 

न्यायालयाचा व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला श्री . डी . एस . मराठे , 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ६४०४ / २००९ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांचे 
लातूर हे श्री . सी . डब्ल्यू , मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, न्यायालचा कार्यभार श्री . एस . पी . शाईवाले , तदर्थकिजल्हा न्यायायाधीश 
लातूर यांची दिनांक २१ -१२- २००९ ते २४ -१२-२००९ पर्यंतची ( ०४ ) १ व अतरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
दिवसाची अर्जित रजा, रजेच्या मागे दिनांक २० -१२- २००९ रोजी रविवार 

प्रदीप न . देशमुख , 
व रजेच्या पुढे दिनांक २५- १२- २००९ , २६- १२- २००९ व २७- १२- २००९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 
रोजी अनुक्रमे खिसमस, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने 

लातूर , १६ डिसेंबर , २००९ . 
त्या सुट्ट्याचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९-१२ 
२००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८-१२- २००९ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची . . . 

३७ 
परवानगी देण्यात येते . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
श्री . सी . डब्ल्यु . मेश्राम , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

पहा.- १ ) श्री . एस . आर . भदगले , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 

अहमदपूर यांचा दिनांक २८-१२- २००९ ते ०२-०१- २००९ या ( ०६ ) 
सोय श्री . सी . डब्ल्यु . मेश्राम, हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
- सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
तशीच पूढे चालू राहील . 

२) सहा . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर 

- यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . . 
_ श्री . सी . डब्ल्यु . मेश्राम , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

1 2 . 

कार्यालयीन आदेश 
कार्यभार श्री . व्ही . जे घोडघर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . या 

क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ६५६७/ २००९.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
प्रदीप न . देशमुख, 

लातूर हे श्री . एस . आर. भदगले , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
मा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 

अहमदपूर यांचा दिनांक २८ - १२- २००९ ते ०२-०१- २०१० या (०६) दिवसाची 

अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २५-१२- २००९ , २६- १२- २००९ व २७ 
लातूर, १६ डिसेंबर , २००९ . 

१२- २००९ रोजी अनुक्रमे खिसमस, चौथा शनिवार व रविवार व रजेच्या 
पुढे दिनांक ०३- ०१ - २०१० रोजी रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या 

सुट्ट्यांचे लाभासह मंजूर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २४-१२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

२००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४ -०१- २०१० 

रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
पहा .- १) श्री . एम . व्ही . येवतीकर , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर 
यांचा दिनांक २१ - १२ - २००९ ते २४ -१२- २००९ पर्यंतची (०४) परम 

परवानगी देण्यात येते . 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. 

श्री . एस . आर . भगदले , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
२) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येइल . 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

- श्री . एस . आर . भगदले , हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
कार्यालयीन आदेश 

- - दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 

- तशीच पूढे चालू राहील . 
अ क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ - -/ २००९ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
लातूर हे श्री . एम . व्ही . येवतीकर, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर यांचा 

श्री . एस . आर. भदगले, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा 
दिनांक २१ -१२-२००९ ते २४ -१२- २००९ पर्यंतची (०४) दिवसांची अर्जित 

कार्यभार श्री . ए. जे . पाटांगणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
रजा रजेच्या मागे दिनांक २० -१२- २००९ रोजी रविावार व रजेच्या पुढे 

अहमदपूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
दिनांक २५ -१२- २००९, रम्पर२००९ व २७ -पर-२००९ रोजी अनुक्रमे 

प्रदीप न . देशमुख, 
खिसमस, चौथा शनिवार व रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्याचे 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 
लाभासह मंजर करीत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १९ - १२- २००९ रोजीचे लातर. २२ डिसेंबर २००२ . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


१८- १२ - २००९ पर्यंतची ( ०२ ) दिवसाची परावर्तीत रजा वैद्यकीय कारणावरून 

मंजूर करीत आहेत . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

श्री . ए. जे. पाटांगणकर, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 
पहा .- १) श्री . एम . व्ही . येवतीकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२, लातूर 
यांचा दिनांक २८-१२-२००९ ते ३१ -१२-२००९ पर्यंतची (०४ ) 

श्री . ए . जे . पाटांगणकर , हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची सह 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेवावतचा विनंती अर्ज. 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पूढे चालू राहील . 
२ ) सहा. अधिक्षक (प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

श्री . ए. जे. पाटांगणकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 

कार्यभार श्री . एस . आर . भदगले , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , लातूर 
- कार्यालयीन आदेश 

यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ६५६९/ २००९ :- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

प्रदीप न. देशमुख , 
- लातूर हे श्री . एम. व्ही . येवतीकर , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२, व अतिरिक्त 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर , 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांचा दिनांक २८ -१२- २००९ ते ३१-१२-२००९ लातर , २२ डिसेंबर, २००९ . 
पर्यंतची ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २५-१२-२००९ 
२६-१२-२००९ व २७- १ - २००९ रोजी अनुक्रमे खिसमस , चौथा शनिवार 
व रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्यांचे लाभासह मंजूर करीत 
आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २४-१२-२००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
। पासून ते दिनांक ०१-०१- २०१० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

पहा.- १) श्री . दि .र . शेट्टी, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , लातूर 

यांची दिनांक २८- १२- २००९ ते ३०- १२- २००९ पर्यंतची ( ०३ ) 
श्री . एम . व्ही . येवतीकर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

का दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
पूर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . यासतमा यि 

२ ) सहा . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय , लातूर 
श्री . एम . व्ही . येवतीकर, हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ , व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लातूर या 

या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पूढे चालू राहील . 

कार्यालयीन आदेश 
- श्री . एम . व्ही . येवतीकर, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/ ६६२० / २००९ : - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 
कार्यभार श्री . डी . एस . मराठे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ , व अतिरिक्त . हे श्री . दि . र. शेट्टी, २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , न्यायदंडाधिकारी 
सत्र न्यायाधीश, लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

प्रथम वर्ग, लातूर यांची दिनांक २८ -१२-२००९ ते ३० -१२- २००९ पर्यंतची 

( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २५ -१२-२०५१ , २६ 
प्रदीप न . देशमुख , 

१२-२००९ व २७-१२- २००९ रोजी अनुक्रमे खिसमस , चौथा शनिवार व 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 

रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्यांचे लाभासह मंजूर करीत 
लातूर , २२ डिसेंबर , २००९ . 

आहेत . तसेच त्यांना दिनांक २४ -१२-२००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक ३१ - १२ - २००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यातच्या 

कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

श्री . दि .र . शेट्टी, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे पुर्वीच्याच 

पदावर नेमण्यात येईल . 
पहा .- १ ) श्री . ए. जे . पाटांगणकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
अहमदपूर यांची दिनांक १७- १२ - २००९ ते १८ -१२- २००९ पर्यंतची 

श्री . दि . र . शेट्टी, हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती रे 
( ०२) दिवसाची वैद्यकिय कारणावरून परावर्तीत रजा मंजूर 

सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 

लातूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 
२) सहा . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 

श्री . दि . र. शेट्टी, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यभार श्री . ज . शि . माळी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
का कार्यालयीन आदेश 

. दुर्वाचनिय , 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ६५६८ / २००९ . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर 

पनि प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 
हे श्री . ए . जे. पाटांगणकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 

लातूर , २८ डिसेंबर , २००९ . 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांची दिनांक १७-१२- २००९ ते 


८५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भागपिपुरवणी 


- 


- 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
पहा:- १ ) श्री . एस . पी . शाईवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ५ , लातूर 

यांचा दिनांक २१- १२-२००९ ते २४ -१२- २००९ पयतचा ( ०४ ) 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . . 


अर्जित रजा व दि . २५ , २६ व २७ डिसेंबर , २००९ रोजीचा शासकीय 
सुट्टीचा फायदा त्यांचाविनंती अर्ज संदर्भ क्रमांक १ नुसार रद्द करण्यात 
येत आहे . 

म. ल . चौहान , 
डरको मतदान का प्रमख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड , 
बीड २१ डिसेंबर २००९ 

को 


२ ) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग), जिल्हा न्यायालय , लातूर 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 


. 


2 . २४ दिया । कायालयान आदशमा ६५ 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ६५३४ / २००९ .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
लातर हे श्री . एस . पी . शाईवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , अतिरिक्त 

प्रशासन विभाग के 
सत्र न्यायाधिश, लातूर यांचा दिनांक २१- १२ - २००९ ते २४ -१२- २००५ 

पहा .- श्री . अ. अ . शेख , दिवाणी न्यायाधीशं क स्तर , वडवणी यांचे पन्न 
पर्यंतची ( ०४) दिवसाची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २० -१२- २००९ , 

= क्रमांक २८२३ / २००९ . दि . २१- १२-२००९ :- 
रोजी रविवार निमित्त सुट्टी असल्याने त्या सुट्टीचे लाभासह मंजुर करण्यात 

SEE 

g al HE 
येते . तसेच त्यांना दिनांक १९ - १२ -२००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर सभी कार्यालयीन आदेश : 
पासून ते दिनांक २५-१२- २००९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंतच्या क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/८५८/ २००९ : प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

आदेश देत आहेत की , श्री . अ . अ . शेख ,- दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , 
श्री . एस. पी...शाईवाले, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 

वडवणी यांना मंजूर करण्यात आलेली दि . २८ -१२-२००९ रोजीची एक 
पुर्वांच्याच पदावर नेमण्यात येईल . .. 

दिवसाची किरकोळ रजा रद्द करन दि . २२- १२-२००९ ते २४-१२- २००९ 
- 

। रोजीची ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा च दि . २४- १२:३२००९ ते २७ -१२ 
श्री . एस. पी . शाईवाले, हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 

२००९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
- तदर्थ जिल्हा न्यायधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर या पदावर 

दि . २१ - १२ - २००९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . २८-१२ 
तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पुढे चालू राहील . 

२००९ रोजीच्या कायालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
श्री . एस . पी. शाईवाले, यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा देण्यात येत आहे . 
व त्यांचेकडे सोपविण्यात आलेला जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 

. . महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
न्यायाधीश , लातूर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम.व्ही . येवतीकर , 

खालील तळ टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . 
" तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , लातूर यांचेकडे 

अ . अ . शेख हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश 
सोपविण्यात येत आहे . 

मा 

क . स्तर , वडवणी म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
मानाग या है । प्रदीप न . देशमुख, 

वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . अ . अ . शेख यांना 
किन र 
क सा 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, लातूर . 

त्यांच्या मुळपदी दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर, वडवणी म्हणुन नियुक्त केले 
लातूर , २१ डिसेंबर , २००९ . 

जाते. 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . अ . अ. शेख, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
वडवणी यांच्या न्यायालयाचा दि . २२-१२-२००९ ते २४-१२- २००९ रोजीचा 

संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . ए.एस. जे. शेख - दिवाणी न्यायाधीश 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

क .स्तर , धारूर यांचेकडे व दि . २५-१२- २००९ ते २७-१२- २००९ रोजीचा 
- पहा.- १) श्रीमती एच आर. जाधव, सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कार्यभार सौ . एस. एम . कनकदंडे यांच्याकडे ठेवण्यात येत असून त्यांना 
- बीड यांचे पत्र दि . १९ -१२- २००९ . 

या 

उपकोषागार कार्यालयातून दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , वडवणी यांच्या 
२ ) जिल्हा न्यायालय, बीड कार्यालयीन आदेश क्रमांक ८४५८/ 

न्यायालयातील कार्यालयीन कामासंबंधीच्या रक्कम काढणे, भरणे तसेच 
काला २००९ , दि . १६-१२- २००९ . 

आवश्यक त्या देयकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत 
नआहेत . 

॥ - - 

मन कर 
कार्यालयीन आदेश 
दिया । 

कारका होना दान 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) / ८६५५/ २००९ . - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बीड 

का प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बीड . 
आदेश देत आहेत की , श्रीमती एच . आर . जाधव, सहावे सह दिवाणी 

बीड , २१ डिसेंबर , २००९ . ... . . 
न्यायाधीश क .स्तर, बीड यांना संदर्भ क्रमांक २ वरील आदेशानुसार मंजूर 

तीजी टिवसांनी काम 
केलेली दि . २८ -१२- २०९ ते दि . ०२-०१- २०१० रोजीची ( ०६ ) दिवसांची 

पर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९, शके १९३६ 


क . स्तर , अंबाजोगाई यांना दि . २८ - १२ -२००९ ते दि . ३१ -१२- २००९ 

रोजीनी (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा व दि . २५ , २६, व २७ डिसेंबर , 
"मला प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

२००९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करून दि . २४ - १२-२००२ 
ग म का प्रशासन विभाग :- सर्वक रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ०१-०१- २०१० रोजीच्या 
पहा. - श्री . एम . एच . नदीम , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ आणि अप्पर सत्र 

कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
है न्यायाधीश , माजलागावे यांचे पत्र क्रमांक १४५१/ २००१, दिनांक महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
१९- १२- २००९ . मकान मानी खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एस . पी 

पोळ, है वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तिसरे सह दिवाणी 

न्यायाधीश क स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अंबाजोगाई म्हणून 
क्रमांक काव्यवि (प्रशा)/ ८७३५/ २००९ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
। बीड आदेश देत आहेत की , श्री . एम. एच . नदीम, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ 
आणि अपर सत्र न्यायाधीश , माजलागाव यांना दि . २८१२- २००९ ते 

वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एस . पी . पोळ , 
दि . ०२-०१- २०१० रोजीची (०६) दिवसांची अर्धवैतनी रजा ( खाजगी 

यांना त्यांच्या मुळपदी श्री . एम . पी . पोळ , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कारणास्तव ) आणि दि . २५ , २६ व २७ डिसेंबर , २००९ व ०३ जानेवारी , 

क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , अंबाजोगाई म्हणुन निनुदार केले जाते . 
२०१० रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदामंजूर करून मुख्यालय सोडण्याची ___ वरील रजेच्या कालावधीत श्री. एस . पी . पोळ, तिसरे सह दिवाणी 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश क.स्तर, अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्याभार 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (२ ) ( ब ) 

श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
खालील टिप कं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एम . एच . 

प्रथम वर्ग, अंबाजोगाई यांच्याकडे टेवण्यात येत आहे . 
नदीम हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 

म . ल . चौहान , 
१ माजलगाव म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

- 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 
वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . एम .एच . नदीम बीड , २२ डिसेंबर , २००९ . " 
यांना त्यांच्या मुळपदी तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अपर सत्र न्यायाधीश , 
माजलगाव म्हणून नियुक्त केले जाते . 

श्री . एम . एच . नदीम , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , माजलगाव यांचे 
न्यायालयाचा व त्यांच्याकडे असलेला जिल्हा न्यायाधीश-१, माजलगाव 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 
यांच्या न्यायालयाचा दि . २५- १२- २००९ ते २८- १२- २००९ व ०३- 09- - 

प्रशासन विभाग 
२०१० रोजीचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . डी . पी . म्हात्रे, तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१, बीड यांचेकडे व दि . २९-१२- २००१ ते ०२-०१-२०१० रोजीचा 

- पहा.- श्रीमती एच. आर . जाधव , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
संपर्ण कामाचा कार्यभार श्रीमती पी एम चौहान तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - बीड यांचे पत्र क्रमांक ८३०७/ २००९ , दिनांक ११-१२- २००९ .. 
२ . माजलागाव यांचेकडे ठेवण्यात येत असून त्यांना माजलगाव उपकोषागार 

निकार्यालयीन आदेश 

का 
कार्यालयातून जिल्हा न्यायाधीश-१, माजलगाव यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन 

क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ८४६८ / २००९ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड 
कामासंबंधीच्या रक्कम काढणे, भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर 

आदेश देत आहेत की , श्रीमती एच आर . जाधव, सहावे सह दिवाणी 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . ने 

न्यायाधीश क .स्तर, बीड यांना दि . २८ -१२-२००९ ते दि . ०२ -०१- २०१० 

रोजीची ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा व दि . २१, २६ व २७ डिसेंबर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . २००९ रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करून दि . २४ -१२- २००९ 
बीड , २२ डिसेंबर , २००९ . 

रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ०३ -०१- २०१० रोजीच्या 
का कि 

रिमांडचे कामकाजाच्या वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी देण्यात 

येत आहे . 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून र 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 

खालील टिप कं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती 
- प्रशासन विभाग के 

एच . आर . जाधव ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहावे 
पहा .- श्री . एस. पी . पोळ , तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत 
अंबाजोगाई यांचे पत्र क्रमांक ६७९०/२००९, दिनांक २१ - १२ - २००९ . राहिल्या असत्या . 
ना कार्यालयीन आदेश 

वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती . एच. आर. जाधव 
क्रमांक काव्यवि( प्रशा)/८७८५/ २००९ .- प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड 

यांना त्यांच्या मुळपदी सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड म्हणून 
आदेश देत आहेत की , श्री . एस . पी . पोळ, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश 

नियुक्त केले जाते . 


याच 


। 


APOP- 


म . ल . चौहान , 


- - प्रशासन विभाग 


८५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती एच . आर. जाधव, सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्या न्यायालयाचा दि . २५- १२ - २००९ ते दि . 
२७-१२- २००९ रोजीचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . ए. एस . वाडिले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्याकडे व दि . २८ -१२- २००९ ते ०२ 
०१- २०१० रोजीचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्रीमती के . ए. कबेर , पाचवे 
सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे . 

- जे . डी . कुलकर्णी, 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 
बीड , १५ डिसेंबर , २००९ . 


न्यायाधीश व. स्तर , बीड यांना दि . २९ - १२ - २००९ ते दि . ०२ - ०१ - २०१० 
रोजीची (०५) दिवसांची अर्जित रजा व दि . ०३- ०१ -२०१० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करून दि . २८ - १२- २००९ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दि . ०४ -०१- २०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
____ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . एम .बी . 
तिडके हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश 
व .स्तर , बीड म्हणून त्याच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
- वरील रजेच्या कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री एम. बी . तिडके 
गांना त्यांचय मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , बीड म्हणून नियुक्त 
केले जाते. 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . एम .बी .तिडके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
व स्तर , बीड यांच्या न्यायलायाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . के . के . 
जहागिरदार , दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 

जे. डी . कुलकर्णी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, वीड . 
बीड , १६ डिसेंबर , २००९ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय याजकडून 

प्रशासन विभाग 
पहा.- श्री एम. बी . तिडके , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , बीड यांचे 
रजेचे आवदेन पत्र क्रमांक ८३७० /२००९ , दिनांक १५ -१२-२००९ . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ८५३२/ २००९ . - प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, बीड आदेश देत आहेत की , श्री एम. बी. तिडके , सह दिवाणी 


. ४८ . 
- जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
- सुट्ट्यांची यादी सन २०१० 

- - 
वाचा - मा . उच्च न्यायालय , मुंबई पत्र क्रमांक एक्स ( सर्वसाधरण) ०२०२ / २०१० / ५७४ दिनांक २१ / १२/ २००९ . 

क्रमांक/ आस्था/ १०५२६ / २०१० - दिवाणी नियम पुस्तिका १९८६ भाग १ परिच्छेद ६९९ आणि ७०२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून आणि मा . उच्च न्यायालय मुंबई यांचे पत्र क्र . एक्स- ०२०२ / २००१ दिनांक १८ / १२ / २००० अन्वये निर्देशीत केल्याप्रमाणे , मी अश्विनीकुमार देवरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , परभणी सन २०१० या वर्षाकरिता न्यायीक जिल्हा परभणी व दुय्यम न्यायालयांकरिता निम्नलिखीत सुट्या जाहीर करीत 
आहे . सरकार 
अ . क्र सुट्टीचे नाव दिनांक आणि महिना 

वार 
गणराज्य दिन 

२६- ०१ - २०१० 

मंगळवार 
उर्स-दर्गा- शरिफ ( स्थानिक ) 

०२-०२- २०१० 

मंगळवार 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 

१९- ०२- २०१० 

शुक्रवार 
होळी (धुलीवर्दन ) 

०१- ०३ - २०१० 

सोमावार 
गुडीपाडवा 

१६-०३- २०१० 

मंगळवार 
श्रीराम नवमी 

२४ - ०३ - २०१० 

बुधवार 
गुड फ्रायडे 

०२-०४- २०१० 

शुक्रवार 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

१४-०४- २०१० 

बुधवार 
महाराष्ट्र दिन । 

०१ -०५- २०१० 

शनिवार 
बुध्द पौर्णिमा । । 

२७-०५- २०१० 

गुरुवार 
पोळा ( स्थानिक ) 

०८ - ०९ - २०१० 

बुधवार 
रमजान ईद 

१०- ०९ - २०१० 

शुक्रवार 
१३ मराठवाडा मुक्ती संग्रान दिन ( स्थानिक ) 

१७- ०९ - २०१० 

शुक्रवार 
अनंत चतुर्दशी 

२२- ०९- २०१० 

बुधवार 


mix 
sorry 


१२ 


१४ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


८५७ 


af 


___ महात्मा गांधी जयंती 

दिपावली 
दिपावली 
दिपावली ( अतिरिक्त स्थानिक ) 
दिपावली ( अतिरिक्त स्थानिक ) 
दिपावली ( अतिरिक्त स्थानिक ) 
दिपावली ( अमावस्या ) 
बकरी ईद 
मोहरम ( ताजीया ) 


०२- १०- २०१० 
०१ -११- २०१० 
०२- ११ - २०१० 
०३ - ११ - २०१० 
०४- ११ - २०१० 
०५- ११- २०१० 
०६- ११- २०१० - 
- १७- ११ - २०१० 
१७- १२ - २०१० 


शनिदान 
सोमवार 
मंगळवार 
बुधवार 
गुरुवार 
शुक्रवार 
शनिवार 
बुधवार 
शुक्रवार 


। 


टिप :- निम्नलिखित सण चौथा शनिवार व रविवार या सुट्टीच्या दिवशी येत असल्याने या सणासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही . . 
अ . क्र . सुट्टीचे नाव दिनांक आणि महिना 

वार 
ईद-ए-मिलाद का निक 

२७- ०२ -२०१० 

शनिवार ( चौथा ) 
स्वातंत्र्य दिन 

१५- ०८- २०१० 

रविवार 
F३ । गणेश चतुर्थी 

११-०९- २०१० 

शनिवार ( दुसरा ) 
- ४ दसरा 

१७- १०- २०१० 

रविवार 
दिपावली ( बलीप्रतिपदा/ भाऊबीज ) व सपा 

०७- ११- २०१० 

रविवार 
खिसमस 

२५- १२- २०१० 

शनिवार ( चौथा ) 


भाग - ०२ 


उन्हाळी सुट्टी :- मंगळवार दिनांक ०४ मे , २०१० ते रविवार ०६ जुन , २०१० 
( Summer Vacation) ( दोन्ही दिवस धरून ) अशा 
हिवाळी सुट्टी का सोमवार दिनांक २७ डिसेंबर , २०१० तेक्रवार ३१ डिसेंबर , २०१० - 2 
( Winter Vacation ) ( दोन्ही दिवस धरून ) 

अश्विनीकुमार देवरे , 
MER 

: प्रमुखजिल्हा व सन्न न्यायाधीश , परभणी . 
परभणी, २१ डिसेंबर , २००९ . ४९ जन 

यी ५० 

को 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजवाइन 
कार्यालयीन आदेश 

वाचा :- १ . जिल्हा न्यायालय कार्यालयीन आदेश जावक रु . ( १ ) . 
क्रमांक .ब.-१( १)/१/ २००९ .- श्री . प्र.ह. खरवडे, दिवाणी न्यायाधीश 

८२२२ / २००९, दिनांक २८-१२-२००९ . 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 

२. श्री . जी . टी . कादरी , जिल्हा न्यायाधीश- १ , कंधार यांचे पत्र 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ३१ डिसेंबर , २००९ रोजी एक 

जा . क्र . २६३६/ २००९, दि . ३० डिसेंबर , २००९ सोबत 
दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येते . 

विहित नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्र . ह . खरवडे, दिवाणी न्यायाधीश, 

- कार्यालयीन आदेश 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . क्रमांक .ब.-१(१)/ ८३०८ / २००९ .- श्री. जी. टी . कादरी, जिल्हा न्यायाधीश 

महराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३२ - ब खालील १ , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की . श्री . प्र. ह . खरवडे . दिवाणी ६१ अन्वये दि . २८- १२- २००९ व २९ - १२-२००९ या दोन दिवसाची 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर पारवतात रजामणूर करण्यात य 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . - SETTE 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जी . टी . कादरी, जिल्हा न्यायाधीश-१ , 

कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर नायगां बा यांच्या न्यायालयाचे महराष्ट्र नागरी सेवा ( वतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
उपरोक्त कालावधीतील जरूर व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश, 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . टी . कादरी , जिल्हा 

ताट 
कनिष्ठ स्तर, देगलुर यांनी पहावे . पाच मिमिका की 

न्यायाधीश- १ , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 

त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
अनि . नांदापूरकर , 

अ . नि . नांदापुरकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड , ३१ डिसेंबर , २००९ . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , बीड . 

बीड, ३१ डिसेंबर , २००९ . 
औ . भाग १ - १२८ 


८५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


भाग 


कादरी , जिल्हा न्यायाधीश- १, कंधार हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले आहे . 

दुर्वाचनिय , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , ०४ जानेवारी, २०१०. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
वाचा :- श्री . प्र .ह . खरवडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव 

बा . यांचे पत्र जा . व जा .क्र . ०६/ २०१०/ दि . ०१-०१-२०१० व 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश . . 
क्रमांक ब -२( १ )/ ७६ / २०१० .- श्री . प्र .ह . खरवडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ११ -०१-२०१० ते १४- १ -२०१० पर्यंत 
या एकूण (०४ ) दिवसांची अर्जित रजा , दि . ०९ -०१-२०१० व १० -०१ 
२०१० या दाने दिवसाच्या शासकीय सुट्टीच्या फायद्यासह , दि . ०८-०१ 
२०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेांतर ते दि १५-०१-२०१० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजुर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . प्र .ह . खरवडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्र.ह . खरवडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . हे जर वर नमुद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले आहे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
वाचा :- श्री . दि . ए . भुयाकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर ,कंधार यांचे 

पत्र जा . क्र . २१/ २०१० दि . ०४-०१- २०१० व सोबत विहित 
नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . . । 

कार्यालयीन आदेश - 
क्रमांक ब-२(१ )/ ११० / २०१०:- श्री . दि .ए. भुयाकर, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . १९ - १२ - २००९ ते ३ - ५- २०१० पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरून) एकूण (१६) दिवसांची अर्जित रजा, मंजुर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . दि .ए . भुयाकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (२ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि .ए . 
भुयाकर, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार हे जर वर नमुद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले 
आहे. 


दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या न्यायालयाचे 
उपरारेक्त कालावधीत जरूरी व तात्कालीक काम दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, देगलुर यांनी पहावे . तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नायगांव बा . यांच्या आस्थापनेवरील अधिका-यांच्या व 
कर्मचा- यांच्या वेतन देयकांवर व इतर देयकांवर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखी 
यावर स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश रोखीकृत करून संबंधीत रक्कम 
वाटपाचा अधिकार याव्दारे प्रदान करण्यात येत आहे . 

दुर्वाचनिय , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड , ०२ जानेवारी , २०१० . 


अ .नि . नांदापूरकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नांदेड . 


नांदेड , ०५ जानेवारी , २०१० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
वाचा :- श्री . जि . टी . कादरी, जिल्हा न्यायाधीश-१ , कंधार यांचे पत्र जा .क्र . 

२३/२०१० दि . ०२ - ०१ - २०१० व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित 
रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक ब-१ ( १) / ११/ २०१० . - श्री . जि . टी . कादरी, जिल्हा न्यायाधीश 
१, कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ मधील नियम 
५० अन्वये दि . ३१ - १२ - २००९ ते १-१ - २०१० पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
एकूण ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा, मंजुर करण्यात येत. 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . जि . टी . कादरी, जिल्हा न्यायाधीश-१ , 
कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जि . टी . 


. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
वाचा : - श्री . र . ना . बावनकर, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 

यांचे पत्र जा , व जा .क्र . ६२३१/ २००९ दि . १५ - १२ - २००९ व । 
सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक ब-२( १) / ८०३३/ २०१० . - श्री . र. ना .बावनकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २१ - १२ - २००९ ते २४-१२- २००९ ( दोन्ही 
दिवस धरून ) एकूण ( ०४ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . २५ 
१२ - २००९ ते २७ -१२- २००९ रोजीच्या सुट्ट्या जोडून दि . २० -१२- २००९ 
रोजीच्या कार्यशाळेनंतर ते दि . २८ -१२- २००९ रोजीच्या कार्यालयनी वेळेपुर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . र. ना .बावनकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नांदेड है पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . र. ना . बावनकर , 
- सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत 
- रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले आहे . तर 


सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तातकलीक काम रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यानी पहावे . 

दुर्वाचनीय , 
S प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड , १९ डिसेंबर , २०१० . - - - 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
वाचा :- श्री . अ. प्र . वाघमारे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांचेपत्र 

क्र . १२७९१/ ०९ दि . २८ -१२- २००९ व सोबत विहित नमुन्यातील 
अजित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक ब- १ (१ )/ ८२२१ / २००९, - श्री . अ .प्र . वाघमारे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २९ डिसेंबर , २००९ ते ३१ डिसेंबर, २००९ 
( दोन्ही दिवस धरून ) एकूण ( ०३) दिवसाची अर्जित रजा , मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . अ. प्र . वाघमारे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
१, नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. प्र . वाघमारे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेल 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
- वाचा :- श्री . रा .र . वैष्णव, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र जा . व 

जा .क्र . ३४२६/ २००९ दि . ०७-१२-२००९ व सोबत विहित 
हामि नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक ब-२ ( १ ) / ८०८७/ २०१० . - श्री . रा .र . वैष्णव , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . २८-१२- २००९ ते ३१ - १२- २००९ ( दोन्ही 
दिवस धरून ) एकूण (०४) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . २५ 
१२ - २००९ ते २७-१२- २००९ रोजीच्या सुट्ट्या जोडून मूख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . रा.र . वैष्णव, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
मीन महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ (२) ( ब ) 
- खालील टिप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . रा .र . वैष्णव , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नांदेड हे जर वर नमुद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले आहे . या 


तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक काम तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ , 
नांदेड यांनी पहावे . 

- दुर्वाचनीय, 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , २८ डिसेंबर , २००९ . . 


मुख्य न्यायदंडाधिकारी नांदेड यांच्या न्यायालयाचे दि . २५ ते २७-१२ 
२००९ पर्यंतचे जरूरी व तात्कालीक काम , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे आणि दि . २८ ते ३१ - १२- २००९ पर्यंतचे 
जरूरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
यांनी पहावे , तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड 
आस्थापनेवरील अधिका -यांच्या व कर्मचा- यांच्या वेतन देयकावर तसेच 
इतर देयकावर हुंडी, स्वीय प्रपंची लेखे यावर स्वाक्षरी करण्याचा व 
धनादेश रोखीकृत करून संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याव्दारे 
प्रदान करण्यात येत आहे . 

दुर्वाचनीय , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , २२ डिसेंबर , २००९ . 
Popp 

: 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
वाचा :- श्रीमती व्ही .ए . दिक्षीत , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

स्तर , नांदेड यांचे पत्र जा ऊ . ६३७५ / २००९ ,दि . २८-१२- २००९ 
व सोबत विहित नमुन्यातील अर्जित रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश नाम 
क्रमांक ब-२( १)/ ८२४० /२००९ .- श्रीमती व्ही. ए . दिक्षीत , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . २९ डिसेंबर, २००९ ते 
०८ जानेवारी , २०१० ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकूण ( ११ ) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक ९ व १० जानेवारी, २०१० रोजीच्या 
सुट्ट्या जोडून , मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
. रजेवरून परत आल्यानंतर श्रीमती व्ही .ए . दिक्षीत, दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . ए . दिक्षीत , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नांदेड ह्या जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहिल्या असत्या . 


८६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


- भाग १ - पुरवणी 


कार्यालयीन आदेश 


- -- - 


.. . कार्यालयीन आदेश 


कार्यालयीन आदेश 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांच्या न्यायालयाचे - क्रमांक २००२ / आरबी - डेस्क -१/पोल-१/ कावि/ २७१-.- ज्या अर्थी माझ्या 
उपरोक्त कालावधीतील जरूरी व तात्कालीक काम, सह दिवाणी न्यायाधीश , असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात मोहरम 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 

सण सुरू असून दि . २८ डिसेंबर , २००९ रोजी सवा - यांच्या मिरवणूका 

काढण्यात येणार आहेत . दि . ३१ डिसेंबर २००९ रोजी वर्षाचा शेवटचा 
रात दुर्वाचनीय , 
प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड , 

दिवस असल्याने व सन २०१० हे नवीन वर्ष सुरू होत असल्याने लोक 
नांदेड , २८ डिसेंबर , २००९ . 

आनंदोत्सव साजरा करतात . तसेच राजकीय व पक्ष संघटनाचे वतीने 
विविध मागण्याचे संदर्भात धरणे, मोर्चे, निदर्शने, रस्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता असते . त्या दृष्टिकोनातून 

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 

प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
वाचा : - श्री . बी . डी . पंडित , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , 

चे कलम ३७ ( १ ) लागू करणे आवश्यक आहे. 
नांदेड यांचे पत्र जा . क्र . ६१३८/ २००९, दि . १० -१२- २००९ व त्या अर्थी मी , अविनाश पाठक , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 
त्यावरील आदेश. 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा 

वापर करुन याव्दारे खालील निर्देश देत आहे . 
कमांक 

09ीबीडी पनि मनिवासी . शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- या व्यतिरिक्त इतर कोणताही 
का न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम -- 

__ _ व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
१९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . १४ व १५ डिसेंबर , २००९ या दोन ( 9) शस्त्रे, लाठ्या , सोटे, बंदुके , तलवारी, भाले, चाकू व इतर शरीरास 
दिवसाची अर्जित रजो , रजेच्या मागे दिनांक १२ व १३ डिसेंबर , २००९ इजा अथवा अपाय करणा- या वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
रोजीच्या सुट्ट्या जोडून, दि . ११ डिसेंबर , २००९ रोजीच्या कार्यालयीन 

( २ ) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 
वेळेनंतर ते १६ डिसेंबर , २००९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुवीपर्यंत मुख्यालय 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . किन 

( ३) दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Cousting ) प्रवर्तक 
रजेवरून परत आल्यानंतर श्री . बी . डी . पंडित , ६ वे सह दिवाणी 

शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
राहतील . 

( ४ ) व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही. वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 

म्हणणार नाही. 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . डी . पंडित , ६ वे जिला 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर, नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 

(५) व्यक्तीचे किंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

( ६ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची ! 
६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाचे सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे,निशाणी, 
दि . १२ व १३ डिसेंबर , २००९ रोजीचे जरूरी व तात्कालीक काम ७ वे घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे आणि दि . १४ 

हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २८/१२/ २००९ चे १५ .०० वाजेपासून 
व १५ डिसेंबर , २००९ रोजीचे जरूरी व तात्कालीक काम ८ वे सह 

ते दिनांक ०९/ ०१ / २०१० चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
7 दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे . 

हा आदेश आज दिनांक २८ डिसेंबर , २००९ रोजी माझ्या सही 
- दुर्वाचनीय , 

शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 
of प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , ११ डिसेंबर , २००९ ... 

अविनाश पाठक , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना. 
जालना, २८ डिसेंबर , २००९ . 


नाही. 


सार्वका अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

आदेश 
वाचा.- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा . क्र ./ जिविशा/ जा / 
१ ०९ - ६०३४ , दिनांक २६ डिसेंबर , २००९ . और 


६० 
अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

आदेश 
वाचा .- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा .क्र ./ जिविशा/ जा / 

०९ -६०३४, दिनांक २६ डिसेंबर , २००९ . 


१ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


८६१ 


- कार्यालयीन आदेश 

(१) शस्त्र , सोटे , काठी , बंदुका , तलवारी, जवळ बाळगणार नाहीत . 
क्रमांक २००९ / आरबी- डेस्क - १/पोल-१ / कावि / २७२ -.- ज्या अर्थी माझ्या ( २ ) लाठया ,काठया , शारीरिक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , सहज 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना जिल्ह्यात मोहरम हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . 
सण सुरू असून दि . २८ डिसेंबर, २००९ रोजी सवा-यांच्या मिरवणूका 

- - ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ, स्फोटके द्रव्य जवळ बाळगणार नाहीत . 
काढण्यात येणार आहेत . दि . ३१ डिसेंबर २००९ रोजी वर्षाचा शेवटचा 
दिवस असल्याने व सन २०१० हे नवीन वर्ष सुरू होत असल्याने लोक 

( ४ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा निमकॉस्टीक सोडावयाची किंवा 
आनंदोत्सव साजरा करतात . तसेच राजकीय व पक्ष संघटनाचे वतीने 

फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने गोळा करुन ठेवणार नाहीत 
विविध मागण्याचे संदर्भात धरणे, मोर्चे, निदर्शने , रस्ता रोको इत्यादी 

किंवा जवळ बाळगणार नाहीत किंवा तयार करणार नाहीत . 
प्रकारचे आंदोलात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता असते. त्या दृष्टिकोनातून __ _ ( ५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित सभ्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे,निशाणी, घोषणा , 
चे कलम ३७ ( ३ ) लागू करणे आवश्यक आहे . 

फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 
त्या अर्थी मी , अविनाश पाठक , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना ( ६ ) व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्येशाने 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वाद्ये वाजविणार नाहीत किंवा जाहिरपणे असभ्य वर्तन करणार 
वापर करुन याव्दारे पाच ( ५ ) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा नाहीत . 
सभा , मिरवणूका , मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे. - - 

आणि ज्या अर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
- हा आदेश कामावरल कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्या अर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
होणार नाही . तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड, परतूर , भोकरदन यांनी करून मी , मोहन ठोंबरे , जिल्हादंडाधिकारी, परभणी याव्दारे परभणी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा, मोर्चा यांना लागू होणार नाही . जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक २८ /१२/ २००९ चे १५ . ०० वाजेपासून 

एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 
ते दिनांक ०९ /०१/ २०१० चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

आणखी असेही की , हे आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 
हा आदेश आज दिनांक २८ डिसेंबर , २००९ रोजी माझ्या सही 

किंवा इतर कोणतेही शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , 
शिवचयानिशी देण्यात आला आहे . 

अंत्ययात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या 

१ परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास लागु राहणार नाहीत . 
नाट 

क - अविनाश पाठक , 

विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार 
कि अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना . 

पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस 
जालना , २८ डिसेंबर , २००९ . 

अधिकारी यांना राहील . . . - 
बार सदरील आदेश मी , परभणीजिल्ह्याचे हद्दीपावेतो लागू करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक २९ डिसेंबर २००९ चे सकाळी १०. ०० वाजेपासून 
का 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून METE ते दिनांक ११ जानेवारी २०१० चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . 
वाचा - पोलीस अधिक्षक - परभणी यांचेकडील - पत्र क्र . ८०३३ जिचीशा 

हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे प्रसिध्दी दंवडीव्दारे । 
२००९ , दिनांक २७/१२/ २००९ . 

ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी , 

तसेच याच्या प्रतीसह सर्व उप जिल्हाधिकारी / तहसलीदार / पोलीस 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 

स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी. 
कईका आदेश 

हे आदेश दिनांक २९ डिसेंबर २००९ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
क्र . २००९/ अ-१ /पोल /सीआर- २ - ज्या अर्थी, परभणी जिल्ह्यात दिनांक निर्गमित करीत आहे. 
२९ - १२- २००९ व दि . ३१-१२-२००९ मोहरम संदर्भाने बसविलेल्या सवा- या 

मोहन ठोंबरे , 
व डोले विसर्जीत होणार आहेत . सदर दिवशी हा सण मोठ्या प्रमाणत 

जिल्हादंडाधिकारी, परभणी . 
युवक वर्ग साजरा करतो . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवसथेचा 

परभणी, २९ डिसेंबर , २००९ . .. . 
प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून जिल्ह्यात शांतता राहण्याच्या दृष्टीने 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणसाठी उपाययोजना करणे 
आवश्यक आहे. 
त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) अन्वये 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी , मोहन ठोंबरे , 
जिल्हादंडाधिकारी , परभणी या आदेशाद्वारे असे निर्देश देत आहे की , 

पोलीस अधिक्षक , लातूर यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ ४४९९/२००९ / 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही 

दिनांक - २९ / १२/ २००९ जनवरी 
व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा त्याच्या जवळपास 


८६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


अधिसूचना 

हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्याचे हद्यीत दिनांक ०१- ०१ - २०१० रोजीचे 
- - - क्रमांक २०११ /एमएजी/ डेस्क -१/ कावि - १७७० , दिनांक २९- १२ -२००९ - 

००. १० वा . पासून ते दिनांक १५ - ०१ -२०१० चे २४ . ०० वाजेपर्यंत ( दोन्ही 
ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , लातूर यांनी संदर्भ क्रं . १ चे पत्रान्वये कायदा 

दिवस धरून ) लागू लागतील . . 
व सुव्यवस्था , सार्वजनिक शांतता व सार्वजनिक सूरक्षितता राखणेसाठी वरील आदेश आज दिनांक २९ -१२- २००९ रोजी माझ्या सही व 
मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) ची तरतुद लागु शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात आले . 
करणेची मागणी केली आहे व सदर तरतूद लागू करणेसाठी माझे समाधान मा . 

अविनाश रणखांब , 
झाले असल्याने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था टिकून रहावी या दृष्टीकोनातून 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर . 
प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. . 

लातूर , २९ डिसेंबर , २००९ . 
. त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे ( १९५१ चा अधिनियम 
३२ ) कलम ३७( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर 
करुन मी , अविनाश रणखांब, अपर जिल्हादंडाधिकारी , लातुर खालील 
गोष्टीस मनाई करीत आहे . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
( १ ) शस्त्र , सोटे , तलावारी, भाले, दंडे , बंदुका सुरे, काठ्या किंवा - मंबई पोलीस अधिनियम , १९५५ चे कलम 36 ( 4 ) व 30/ 3 ) अन्वये 
लाठ्या किंवा शारिरिक ईजा. 

खालील आदेश 
( २) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

क्रमांक . २०१०/ गृहशाखा/ दंड विभाग / कावि / ३० . औरंगाबाद ग्रामिण 
( ३) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे जिल्हयात दिनांक २६ जानेवारी २०१० रोजी सर्वत्र प्रजासत्ताक दिन 
ति किंवा बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे. 

- साजरा होत आहे त्या दिवशी विविध मागण्याच्या संदर्भात आंदोलनात्मक 

कार्यक्रम घेण्यात येतात . तसेच विविध संघटनाच्या वतीने त्यांच्या मागण्यासाठी 
( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते, किवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा यांचे 

धरणे/ उपोषणनिदर्शने / रसतारोको/मोर्चा या सारखे आंदोलनातमक कार्यक्रम 
प्रदर्शन करणे, जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणेवाद्ये वाजविणे . हाती घेण्याची शम्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यात कायदा व 
(५) अशा प्राधिका- यांच्या तो ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमता यास धोका 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवु शकतो. 
पोहोचेल अशा किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा औरंगाबाद ग्रामिण जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये तसेच 
ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणून पोलीस अधिक्षक 
आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे अगर सोंग आणणे आणि ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जिविशा/ औ/ कावसु-२०१०-२५ दिनांक 
चित्रे , चिन्हे फलक किंवा इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार । १५-०१-२०१० अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
हा करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे, किंवा जनतेत प्रसार करणे.. आणि ३७ ( ३ ) चे लागू करणे बाबत विनंती केली आहे . 

हा आदेश संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचे हधीत दिनांक ०१- ०१- २०१० रोजीचे आणि त्या अर्थी अशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) जिल्हयात 
100 . १० वा. पासून ते दिनांक १५ -०१- २०१० रोजीचे २४ . ०० वाजेपर्यंत सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
( दोन्ही दिवस धरुन ) लागू रहिल . ही माना 

मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१ ) आणि ३७ ( ३) अन्वये 

मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . एन . आर . 
( २ ) आणि ज्याअर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राहण्याकरीता 

शेळके , अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे 
- खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 

की , औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात शासकिय कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ चा अधिनियम २२ ) चे कलम व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती , 
३७ ( १) (३ ) अन्वये मला प्रदानकरण्यात आलेलया शक्तीचा वापर 

( १ ) सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवरकिंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा, 
करुन मी , अविनाश रणखांब , अपर जिल्हादंडाधिकारी, लातूर या व्दारे 

तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, रिव्हाल्बर , सुरे , काटया किंवा लाठया 
संपुर्ण लातूर जिल्ह्याचेहद्यीत कोणत्याही सडकेवर किंवा कोणताही एका किंवा शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तीना एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणूक 

बस्तु जवळ बाळगणार नाही . 
काढण्यास मनाई करीत आहे. आणखी असे की , हा आदेश कामावरी 
कोणत्याही पोलीस अधिकारीकिंवा इतर शासकीय कर्मचारी, आणि विवाह 

- ( २) कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ, दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 
अत्ययात्रा यांना लागु राहणार नाही. सभा धार्मिक मिरवणूक , मोर्चा, 

जवळ बाळगणार नाही . 
उपोषण यांना परवानगी देण्याचे अधिकार , पोलीस अधिक्षक , पोलीस ( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे ,किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
उपअधिक्षक व संबंधीत पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक जिल्हा किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
लातूर यांना राहतील . 

बाळगणार नाही.किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे 

सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 
त्यांनी परवानगी देण्यापुर्वी संबंधीत उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा 

नाही . किंवा तयार करणार नाही . 
तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत करून द्यावी . पोलीस 
खात्याचे परवानगी दिल्याची लेखी माहिती त्वरीत संबंधीत उपविभागीय ( ४) कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या 
दंडाधिकारी किंवा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी यांना कळवावे. 

उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहि किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


८६३ 


आहे . 


येईल . 


किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते ज्या अर्थी प्रकरणत मा . उच्च न्यायालय संपिठ औरंगाबाद येथे रिट 
किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

पिटीशन क्र . ५१३१/ २००७ दाखल करून आव्हान दिले होते . सदर 

याचिकेत मा . उच्च न्यायालय खंडपिट औरंगाबाद येथे सुनावणी होवून 
( ५ ) जाहीरपणे घोषणा देणार नाही, गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुले सार्वजनिक 

संबंधितांच जाती दाव्या प्रकरणी रातिीने निर्णय घेणे विषयी फरेचौकशीचे 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही. - 

आदेश दिले होते . तयावर सतिीने दिनांक ३० / ४/ २००९ च्या आदेशाने 
( ६) अशा प्रधिक-यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास फेरचौकशी करून, पुनश्च जाती दावा अवैध घोषित केला आहे . 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याताची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 

__ त्या अर्थी, श्री पंढरी संग्राम धमनसरे, ग्रामपंचायत सदस्य ग्रामपंचायत 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 

कुडली, तालुका देगलूर जि . नांदेड यांने जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
असेल अशी आवशपुर्ण भाषणे करु नये . सोंग अगर हाव भाव कर 

संदर्भात नमूद निर्णयानुसार अवैध ठरले असल्याने मुंबई ग्रामपंचायत 
नये. आणि अशी चित्रे , चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस 

अधिनियम १९५८ मधील सुधारने नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १४ चे 
वस्तु तयार करु नये . त्यांचे प्रदर्शन करु नये . किंवा त्यांचा जनतेत । 

उपकलम २ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारा अन्वये उक्त श्री पंढरी 
प्रसार करु नये . 

संग्राम धननसुरे यांना ग्रामपंचायत कुडलीचे सदस्य पद धारण करण्यास 
तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे . की , संपूर्ण औरंगाबाद । 

व ६ वर्षाच्या कालावधीकरिता निवडणूक लढविण्याअनर्ह ठरविण्यात येत 
ग्रामिण जिल्ह्यात पाचकिंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी आहे . 
एकत्र जमण्यास निदर्शने , धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा सदर आदेशाची अंमलबजावणी या आदेशाचेदिनांकापसून अंमलात 
आदेश देत आहे . 
हा आदेश कामावरील पोलिस अधिकारी किंवा इतर शासकिय कर्मचारी 

अजय गुल्हाने , 
विवाह , अत्यंयात्रा धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 

_ _ _ . . अपर जिल्हाधिकारी नांदेड 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाही . 

नांदेड , १९ जानेवारी, २०१० . : 
मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पांच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी, 
सभा, मिरवणुका, मोर्चा काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास परवानगी देण्याचे 
अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण ) पोलीस अधिक्षक , पोलीस उपअधिक्षक , 
पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक , यांना तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) 
औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

DISTRICT & SESSIONS JUDGE JALNA 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावैती दिनांक १७/ १ / 

OFFICE ORDER 
२०१० चे 00 .00 वाजेपासून ते दिनांक ३१/ १ / २०१० च्या २४. ०० 

No. B -2/ 02 of 2009 
वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश दिनांक १६/ १/ २०१० रोजी माझ्या 
सही व शिक्यानिशी पारित करण्यात आलेला आहे . - 

READ :- Application dated 30/ 12/2009 submitted by Shri. S. V. 
- 

Chindhade, Civil Judge (J.D .), Charisa wangi for grantof earned 
दुर्वाचनीय , 
leave and order passed on it. 

या सा 
समीर जान अपर जिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 

No.Admn 32 of 2009 :- The Principal District & Sessions 
औरंगाबाद. १६ जानेवारी , २०१० . नवीन नाम - TEST 

Judge , Jalna is Pleased to grant leave for ( 03) days w. e . f. 06 
01- 2010 to 08 -01- 2010 with benefit ofavailment of preffixing 
holiday falling on 09-01-2010 to 10 -01-2010 with perminssion 

to leave the headquarter after office hours of 05- 01- 2010 till 
अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 

before office hours of 11-01-2010 to Shri S. V. Chindhade, Civil 
वाचा :- अनुसूचित जमाती जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती औरंगाबाद 

Judge (J .D .) & J.M . F. C ., Ghansawangi . 
विभाग , औरंगाबाद यांचा निर्णय क्रःसिएएसई /डिडि/टिसीएससी/ . On return from the said leave Shri S. V. Chindhade is 
एनएएन/ इएलइ/ जिपी/२६३/ २००७डब्ल्युमी नं . ५१३१/ २००७, reposted as Civil Judge (J.D .) & I.MF. C ., Gharsawangi. 
दिनांक ३०/०४/२००९ . 

No locum tenens is necessary . 
नाममा आदेश 

Certified under note 2 helow M. CS.( pay) Rule 39that. Shri 
क्र . २००९ /जिबी/ डेस्क /१/ जाप्रप/ सीआर :- ज्या अर्थी, अनुसूचित जमाती : S . V . Chindhade would have continuted of officiate as Civil 
जाती प्रमाणपत्र पताळणी समिती औरंगासबादने श्री पंढरी संग्राम धमनसुरे, Judge (J . D .) & J. M . EC.. Ghansawangi . had he not proceed on 
गब्रामपंचायत सदस्य ग्रामपंचायत कुडली, तालुका देगलरू जि . नांदेड । 

leave for the above period. 
यांचे कोळी महादेव या अनुसूचित जामती मधील जाती दावा आणि जातीचे 
प्रमाणपत्र त्यांचेकडील निर्णय दिनांक ८/ ७/ २००७ व ३०/ ०१ / २००९ . 

1 In his absence the charge of his Court is keptwith Shri. P. C . 
अन्वये अवैध ठरविले आहे. 

Ramdin, Jt. Civil Judge ( J . D .) & J. M. EC . ambad in addition to 
her own duties . 


। 


८६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


Note has been taken in the Service Book of the concerned . 


Smt. V .G Khare , 
- Principal District & Sessions Judge 
V 

Jalna . 
Jalna, 04Jan, 2010 . भारत 


कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ २५ / २०१० .- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकरी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांची दिनांक ०१-०१ 
२०१० ते ०२-०१-२०१० या ( ०२ ) दिवसाची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दिनांक ०३ -०१- २०१० रोजी रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्याचे 
लाभासह मंजूर करण्यात येते. तसेच त्यांना दिनांक ३१-१२- २००९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासुन ते दिनांक ०४ -०१ - २०१० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर , ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना 
त्यांचे पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्रीमती व्ही बी. पारगावकर, रजवरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
यह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , 
अहमदपूर या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पूढे चालू राहील . . . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशा याजकडून 
पहा.- १ ) श्री . एस . एल . दिक्षीत, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , औसा 

यांची दिनांक ०६-०१-२०१० ते ०८ -०१- २०१० या ( ०३) 

दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज. . 
२) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लार । 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा) /८२/ २०१०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . एस . एल . दिक्षीत, दिवाणी न्यायाधीश , क .स्तर , औसा 
यांची दिनांक ०६-०१-२०१० ते ०८ -०१- २०१० या ( ०३ ) दिवसाची अर्जित 
रजा रजेच्या पुढे दिनांक ०९ -०१-२०१० व १०-०१- २०१० रोजी अनुक्रमे 
दुसरा शनिवावर व रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्याचे 
लाभासह मंजूर करण्यात येते. तसेच त्यांना दिनांक ०५-०१- २०१० रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११-०१-२०१० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . एस .एल . दिक्षीत, हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . एस. एल . दिक्षीत , हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, औसा या 
पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात तशीच पूढे चालू राहील . 


श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत तयांचे 
न्यायालाचा कार्यभार श्री . आर. डी . डांगे , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, अहमदपूर यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 

प्रदीप न . देशमुख, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . 
लातूर , ०१ जानेवारी , २०१० . 


६८ . 


श्री. एस. एल . दिक्षीत , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . डी . डी . कुरूलकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , औसा यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

प्रदीप न . देशमुख , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , लातूर . .. 
लातूर , ५ जानेवारी, २००९ . - 


उसकानाम अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून व 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये 

खालील आदेश 
क्रमांक . २०१०/ गृहशाखा/ दंड विभाग/ कावि / ४. औरंगाबाद ग्रामिण 
जिल्ह्यात फुलंबी येथे धरणे/ उपोषण तसेच दिनाक २ जानेवारी २०१० ते 
१२ जानेवारी २०१० दरम्यान सावित्रीबाई फुले जंयती ते जिजाऊ यात्रा 
उत्सव निमीत्त रथ यात्रेचे आयोजन केलेले आहे सदर रथयात्रा औरंगाबाद 
ग्रामीण जिल्ह्यात सर्वत्र फिरणार आहे त्यामुळे जिल्ळ्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

औरंगाबाद ग्रामिण जिल्हयात कोणताही अनुचित प्रकार घडु नये तसेच 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित राहावी म्हणुन पोलीस अधिक्षक 
ग्रामिण यांनी त्यांचे पत्र क्र . जिविशा / औ / कावसु-२०१० - २५ दिनांक 
०२-०१-२०१० अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
आणि ३७ ( ३) चे लागु करणे बाबत विनंती केली आहे . 

आणि त्या अर्थीअशा विविध कारणामुळे औरंगाबाद ( ग्रामिण) जिल्हयात 
सार्वजनिक शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ३७ (३) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , डॉ . एन . आर . 
शेळके , अपर जिल्हादंडाधिकारी औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे 
की , औरंगाबाद ग्रामिणतिगान र केरा कर्तव्य पार पाडणा- या व्यक्ती 
व्यतीरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी अथवा त्याच्या जवळपास कोणतीही 
व्यक्ती, 


६७ 


भारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशा याजकडून 
पहा.- १ ) श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 

स्तर , अहमदपूर यांची दिनांक ०१- ०१ - २०१० ते ०२-०१- २०१० 

या ( २) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
२) सहा. अधिक्षक ( प्रशासन विभाग) , जिल्हा न्यायालय, लातूर 

यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


( १ ) सार्वजनिक ठिकाणीकिंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवारी, भाले , दंडे , बंदुका , रिव्हाल्वर , सुरे, काटया किंवा लाठया 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
किंवा शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 

वाचा - पोलीस अधिक्षक परभणी यांचेकडील पत्र क्र . १५६/जिवीशा 
वस्तु जवळ बाळगणार नाही . 

२०१० , दिनांक १० / ०१/ २०१० . 
( २ ) कोणताही क्षार , द्रव्य पदार्थ, दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) प्रमाणे 
जवळ बाळगणार नाही . काही 

आदेश 
(३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे क्र . २०१०/ अ- /पोल/ सीआर- ५. ज्या अर्थी, परभणी जिल्ह्यात दिनांक 
भाव किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ १५-०१-२०१० रोजी मराठवाडा जिल्हा परिषद कामगार संघटना तर्फे 
* बाळगणार नाही. किंवा वाहून नेता येणार नाहि . तसेच क्षेपणास्त्रे धरणे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन दि . १४-०१-२०१० , दि . १५-०१ 
सोडावयाची किंवा फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधणे बाळगणार 

२०१० रोजी रेडरिवन एक्सप्रेसचे परभणी येथे आगमन व रॅलीचे आयोजन , 
० नाही. किंवा तयार करणार नाही. काही मना किया दि . २० - ०१ - २०१० रोजी आर . पी . आय . तर्फे मानवत येथे विविध मागणी 

अनुषंगाने मोर्चा कार्यक्रमाचे आयोजन तसेच दि . २२ -०१-२०१० ते दि . २६ 
( ४ ) कोणत्याही व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून देखाव्याच्या ०१- २०१० पर्यत परिवर्तन बाजार २०१० चे आयोजन करण्यात आले 
उद्देशाने वाद्य वाजविणार नाहि किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक 

आहे . त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रनश्न निर्माण होऊ 
किंवा जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाहीत . प्रतिमा अथवा प्रते 

शकतो म्हणून जिल्ह्यात शांतता राहण्याच्या दृष्टीने तसेच कायदा व 
किंवा आकृत्या यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 

सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी उपायायोजना करणे आवश्यक आहे . 
( ५ ) जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , गाणे किंवा त्यांचे ध्वनीमुळे सार्वजनिक त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनीक्षेपनही करणार नाही . मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करुन मी , मोहन ठोंबरे , 

जिल्हादंडाधिकारी , परभणी या आदेशाद्वारे असे निर्देश देत आहे की , 
(६) अशा प्रधिक -यांच्या मते ज्या मुळे सभ्यता अगर नितीमता यास । 

शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- या व्यतिरिक्त अन्य कोणतीही 
धक्का पोहचेल अशी जिल्ह्याताची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात 

व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर त्याच्या जवळपास , 
येईल किंवा ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत 

( १ ) शस्त्र , सोटे , काठी,बंदुका , तलवारी, जवळ बाळगणार नाहीत . 
असेल अशी आवशपुर्ण भाषणे करू नये . सोंग अगर हाव भाव करु 
नये. आणि अशी चित्रे , चिन्हे . फलक किंवा इतर कोणतीही जिनस 

( २) लाठया , काठया, शारीरिक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , सहज 
वस्तु तयार करू नये. त्यांचे प्रदर्शन करु नये. किंवा त्यांचा जनतेत 

हाताळता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगणार नाहीत . में 
प्रसार करु नये . 

( ३) कोणताही दाहक पदार्थ , स्फोटके द्रव्य जवळ बाळगणार नाहीत . 
कि आजार आहोत 

( ४) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
तसेच आणखी असेही आदेशीत करीत आहे. की , संपूर्ण औरंगाबाद 

उपकरणे किंवा साधने गोळा करुन ठेवणार नाहीत किंवा जवळ 
ग्रामिण जिल्ह्यात पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनीक ठिकाणी 

बाळगणार नाहीत किंवा तयार करणार नाहीत. मग 
एकत्र जमण्यास निदर्शने, धरणे, मोर्चा, मिरवणुक काढण्यास मनाई करण्याचा 

( ५ ) आवेशी भाषणे, अंगविक्षेप. विडंबनात्मक नकला करणार नाहीत . 
आदेश देत आहे . 

1. सम्यता नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
- हा आदेश कामावरील पोलिस अधिकारीकिंवा इतर शासकिय कर्मचारी धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे,निशाणी, घोषणा , 
विवाह , अत्यंयात्रा धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी फलक किंवा अशा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 
विशेष रित्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणूकीला लागू होणार नाहि . 

( ६) व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजुन दुखावण्याच्या उद्येशाने 
मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी , 

वाद्ये वाजविणार नाहीत किंचा जाहिरपणे प्रक्षोभक असभ्य वर्तन 
सभा ,मिरवणुका, मोर्चा काढणे, ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास परवानगी देण्याचे करणार नाहीत . 
अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण) पोलीस अधिक्षक , पोलीस उपअधिक्षक , 

___ आणि ज्या अर्थी सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील 
पोलीस निरिक्षक , पोलीस उपनिरिक्षक , यांना तसेच पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) 

आदेश काढणे आवश्यक आहे . त्या अर्थीमुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ 
औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस अधिकारी यांना राहील . 

चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 
हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्याच्या हद्दीपावेतो दिनांक ०२ / ०१ / करून मी , मोहन ठोंबरे, जिल्हादंडाधिकारी , परभणी याव्दारे परभणी 
२०१० चे 00 .00 वाजेपासून ते दिनांक १६/०१/ २०१० च्या २४ . ०० 

जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर 
वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . हा आदेश दिनांक ०४/ ०१/ २०१० रोजी 

एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे . 
माझ्या सही व शिक्यानिशी पारित करण्यात आलेला आहे . 

आणखी असेही की , हे आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी 

किंवा इतर कोणतेही शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , 
दुर्वाचनिय , 

अंपयाना, धार्मिक कार्यक्रम, यात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या 
साव त अपरजिल्हादंडाधिकारी, औरंगाबाद . 

परवानगी दिलेल्या मिरवणूकीस व कार्यक्रमास लागु राहणार नाहीत . 

विशेषरित्या मिरवणूकीबाबत / कार्यक्रमाबाबत परवानगी देण्याचे अधिकार 
औरंगाबाद , ०४ जानेवारी, २०१० . - - - 

पोलीस अधिक्षक , परभणी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले इतर पोलीस 

अधिकारी यांना राहील . 
औ. भाग १- १२९ 


८६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


सदरील आदेश मी , परभणी जिल्ह्याचे हदीपावेतो लागू करीत आहे . 
सदरचा आदेश दिनांक १२ जानेवारी, २०१० चे सकाळी १० . ०० वाजेपासून 
ते दिनांक २६ जानेवारी , २०१० चे २४ .०० वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . 
हा आदेश बहुसंख्य व्यक्तींना लागु असल्यामुळे प्रसिध्दी दंवडीव्दारे । 
ध्वनीक्षेपकाव्दारे तसेच इतर सर्व प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे पोलीसांनी करावी , 
तसेच याच्या प्रतीसह सर्व उप जिल्हाधिकारी / तहसलीदार / पोलीस 
स्टेशन यांचे कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिध्दी देण्यात यावी . 

हे आदेश दिनांक ११ जानेवारी , २०१० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी 
निर्गमित करीत आहे. 

मोहन ठोंबरे, 

जिल्हादंडाधिकारी, परभणी . 
परभणी, ११ जानेवारी, २०१० . . 


दी 


७० . . 


का प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश याजकडून 

( प्रशासन विभाग ) 
पहा .- श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई 
यांचे रजेचे आवेदनपत्र जा . क्र ८०/ २०१० , दि . ०५-०१-२०१० . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक / प्रशा/२०२/ २००९ . - प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बीड आदेश देत आहेत की , श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , अंबाजोगाई यांना दि . ०६ / ०१ /२०१० ते ०८/ ११ / २०१० या 
( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व दि . ०९ व १० जानेवारी , २०१० रोजीचा 
शासकीय सुट्टीचा फायदा मुजूर करून दि . ०५ / ०१ / २०१० रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ११ /०१/ २०१० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्री . व्ही . पी . 
शेळके , हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर, अंबाजोगाई म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . व्ही . पी . शेळके , 
यांना त्यांच्या मुळपदी सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , अंबाजोगाई म्हणुन 
नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्री . व्ही . पी . शेळके , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क .रतर , अंबाजोगाई यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . 
एस .पी . पोळ, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर , अंबाजोगाई यांच्याकडे 
ठेवण्यात येत आहे व त्यांना अंबाजोगाई येथील उपकोषागार कार्यालयातून 
सह दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , अंबाजोगाई यांचेन्यायालयातील कार्यालयीन 
कामासंबंधीच्या रक्कम काढणे , भरणे तसेच आवश्यक त्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 

जे. डी. कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 
बीड , ०६ जानेवारी, २०१० . । 


७१. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश याजकडून - 

( प्रशासन विभाग ) 
पहा .- श्रीमती पी . एम . चौहान, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ , माजलगाव 
यांचे रजेचे आवेदनपत्र जा . क्र १७/२०१०, दि . ०४- ०१ - २०१० . 

__ _ कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक / प्रशा/ १८९ / २०१० .- प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बीड 
आदेश देत आहेत की , श्रीमती पी . एम . चौहान , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
२ . माजलगाव यांना मंजू करण्यात आलेली दि . ०१/ ०१/ २०१० रोजची 
एक दिवसाची किरकोळ रजा रद्द करून दि . ०१/ ०१/ २०१० त दि . ०२/ 
०१/ २०१० रोजीची ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व दि . ०३२/ ०१/ २०१० 
रोजीचा शसकीय सुट्टीचा फायदा कार्योत्तर मंजूर करून मुख्यालय सोउझ्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती पी . 
एम . चौहान ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अपर सत्र न्यायाधीश, माजलगाव म्हणून त्यांच्या मुळपदी 
काम करीत राहिले असते . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती पी . एम . चौहान , 
यांना त्यांच्या मुळपदी तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ व अपर सत्र न्यायाधीश , 
माजलगाव म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती पी . एम . चौळान, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-२, माजलगाव यांच्या न्यायालयाचा संपुर्ण कामाचा तसेच त्यांच्याकडे 
ठेवलेला जिल्हा न्यायाधीश- १, माजलागव व तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ , 
माजलगाव यांच्या न्यायालयाच्या संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . डी . पी . 
म्हात्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात येत असून 
त्यांना मजालगाव उपकोषागार कार्यालयातून जिल्हा न्यायाधीश-१, माजलागाव 
यांचे न्यायालयातील कार्यालयीन कामसंबंधीच्या रक्कम काढणे , भरणे तसेच 
आवश्यक त्या येकावर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 

जे. डी . कुलकर्णी, 

प्र. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड . 
बीड , ०८ जानेवारी , २०१० . . . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश याजकडून 
पहा.- १) श्री . व्ही . जे . घोडचर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 

स्तर , लातूर यांचा दिनांक १६- ०१- २०१० ते २२- ०१- २०१० या 

(०७) दिवसाची अर्जित रजा मंजूर करणेबाबतचा विनंती अर्ज . 
२ ) सहा . अधिक्षक ( प्रशासन विभाग ), जिल्हा न्यायालय , लातूर 
यांचा रजेच्या अनुज्ञेयतेबाबतचा अहवाल . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक काव्यवि ( प्रशा)/ ३२४ / २०१०.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
लातूर हे श्री . व्ही . जे . घोडचर , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचा दिनांक १६-०१- २०१० ते २२ -०१- २०१० या ( ०७) दिवसाची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २३-०१- २०१० ते २४ - ०१ - २०१० रोजी 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार निमित्त सुट्ट्या असल्याने त्या सुट्ट्यांच्या 
लाभासह मंजूर कीरत आहेत . तसेच त्यांना दिनांक १५ -०१-२०१० रोजीचे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


८ 


६७ 


कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २५ -०१-०१० रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येते . 

श्री . व्ही . जे . घोडचर , हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांना त्यांचे 
पुर्वीच्याच पदावर नेमण्यात येईल . 

श्री . व्ही . जे . घोडचर , हे रजवेरून परत न आल्यास त्यांची नियुक्ती 
रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, लातूर या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरूपात तशीच पूढे चालू राहील . 


श्री . व्ही . जे. घोडचर , यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत तयांचे न्यायालाचा 
कार्यभार श्री . डी . एन . बनकर , ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
लातूर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

प्रदीप न. देशमुख , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, लातूर . 
लातूर , १५ जानेवारी, २०१० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश याजकडून 

( प्रशासन विभाग ) 
पहा. - श्रीमती एच . आर . जाधव , सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर , 
_ _ बीड यांचे पत्र जा . क्र . ८६१० /२००९ , दि . २८ / १२/ २००९ . 

कार्यालयीन आदेश 
- क्रमांक / प्रशा/८८३३ / २०१० .- प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, बीड 
आदेश देत आहेत की , श्रीमती एच . आर . जाधव , सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क .स्तर, बीड यांना दि . ३०/ १२/ २००९ ते दि . ०८/ ०१/ २०१० 
रोजीची ( १० ) दिवसाची अति रजा व दि . ०९ व १० जानेवारी , २००९ 
रोजीचा शासकीय सुट्टीचा फायदा मंजूर करून दि . २९ -१२-२००९ रोजीचा 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दि . ११ /०१/ २०१० रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ च्या नियम ३९ ( २ ) ( ब ) 
खालील टीप क्रं . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , जर श्रीमती एच . 
आर. जाधव , ह्या वरील कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहावे सह 

__ 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्रीमती एच . आर . 
जाधव , यांना त्यांच्या मुळपदी सहावे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर, बीड 
म्हणुन नियुक्त केले जाते . 

वरील रजेच्या कालावधीत श्रीमती एच . आर. जाधव, सहावे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्या न्यायालचा दि . ३०/ १२/ २००९ ते दि . 
०८ / ०१/ २०१० रोजीचा संपुर्ण कामाचा कार्यभार श्री . आर . यु . नागरगोजे , 
तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , बीड यांच्याकडे व दि . ०९ /०१/ 
२०१० ते १० /०१/ २०१० रोजीचा कार्यभार श्री . ए.एस . वाडिले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , बीड यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे . 

जे . डी . कुलकर्णी, 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , बीड . 
बीड, २८ डिसेंबर , २००९ . 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) 

आदेश 
वाचा .- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा . क्र ./जिविशा/ जा / 
१० - ६४ , दिनांक ०७ जानेवारी, २०१० . 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक २०१०/ आरबी -डेस्क -१/ पोल-१ / कावि / १०९ - :- ज्या अर्थी माझ्या 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना शहरात व 
जिल्ह्यात राजकीय व पक्ष संघटनाचे वतीने विविध मागण्यांचे संदर्भात 
धरणे , मोर्चे, निदर्शने , रस्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलत्मक कार्यक्रम 
घेण्याची शक्यता असते . तसेच जालना शहरात व जिल्ह्यात पाण्याची तीव्र 
टंचाई जाणवत असून त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . त्या दृष्टिकोनातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 
राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १) लागू करणे 
आवश्यक आहे . 

त्या अर्थी मी , अविनाश पाठक , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( १ ) अन्वये अधिकाराचा 
वापर करुन याव्दारे खालील निर्देश देत आहे . 

शासकीय कर्तव्य पार पाडणा- या कर्मचा- या व्यतिरिक्त इतर कोणताही 
व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी किंवा त्या आसपास , 
( १) शस्त्रे , लाठ्या , सोटे , बंदुके , तलवारी , भाले, चाकू व इतर शरीरास 

इजा अथवा अपाय करणा- या वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 
( २ ) तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हताळता येतील अशी घातक 

वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 
( ३ ) दगड किंवा इतर उपकरणे किंवा ( Means of Cousting) प्रवर्तक 

शस्त्रे गोळा करून ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही . 
( ४) व्यक्तींच्या किंवा समूहाच्या भावना जाणूनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 

असभ्यतेने भाषण म्हणणार नाही . वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे 

म्हणणार नाही. 
( ५ ) व्यक्तीचेकिंवा शवाचे किंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार 

नाही. 
( ६ ) आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 

सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची 
सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे, निशाणी , 

घोषणा पत्रे किंवा कोणतीही वस्तू बाळगणार नाही . 
हा आदेश संपूर्णजिल्ह्यासाठी दिनांक १३ /०१/ २०१० चे०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक २४/ ०१ /२०१० चे २४ . ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

हा आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी , २०१० रोजी माझ्या सही 
शिक्चयानिशी देण्यात आला आहे . 

अविनाश पाठक , 

अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना. 
जालना , १२ जानेवारी , २०१० . 


८६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १० जुलै २०१४ : आषाढ १९ , शके १९३६ 


भाग १ - पुरवणी 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून ७५ 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

वाचा.- श्री . अ . दे . पळसपगार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
आदेश 

परळी वैजनाथ यांचे पत्र क्रमांक ६५२/ २०१०, दिनांक ११ 
वाचा.- पोलीस अधिक्षक , जालना यांचा प्रस्ताव पत्र जा.क्र ./जिविशा/ जा / फेब्रुवारी २०१० . ७६ 
३७( १ )(३ )/ ६४ , दिनांक०७ जानेवारी, २०१० . 

कार्यालयीन आदेश 
नाम कार्यालयीन आदेश व किरण 

क्रमांक प्रशा/१३६१/ २०१० . - जिल्हा न्यायाधीश -२, बीड आदेश देत 
क्रमांक २०१० / आरबी - डेस्क -१/ पोल-१/ कावि/ १०-:- ज्या अर्थी माझ्या आहेत की , श्री . अ. दे. पळसपगार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जालना शहरात व परळी वैजनाथ यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१० ते दिनांक १८ फेब्रुवारी 
जिल्ह्यात राजकीय व पक्ष संघटनाचे वतीने विविध मागण्यांचे संदर्भात २०१० या ( ४) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करून दिनांक १४ फेब्रुवारी 
धरणे , मोर्चे, निदर्शने , रस्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलत्मक कार्यक्रम २०१० रोजीच्या बीड येथील अर्जाची छाननी करण्याचे काम संपल्यानंतर 
घेण्याची शक्यता असते. तसेच जालना शहरात व जिल्ह्यात पाण्याची तीव्र पासून ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत 
टंचाई जाणवत असून त्यावरून आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
नाकारता येत नाही. त्या दृष्टिकोनातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ च्या नियम 
राहणेसाठी व जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडू नये त्यासाठी जालना 

३९( २ )( ब) खालील टीप क्र . २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की ; जर 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( 9 ) लागू करणे । 

श्री . अ . दे. पळसपगार हे वरील कालावधीत रजेवर गेले नसते तर 
आवश्यक आहे. 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, परळी 
नित्या अर्थी भी, अविनाश पाठक , अप्पर जिल्हादंडाधिकारी , जालना । वैजनाथ म्हणून त्यांच्या मुळपदी काम करीत राहिले असते . 
मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७( ३ ) अन्वये अधिकाराचा वरील रजेचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर श्री . अ . दे. पळसपगार 
वापर करुन याव्दारे पाच ( ५) किंवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा । 

यांना त्यांच्या मुळपदी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी 
सभा, मिरवणूका ,मोर्चा काढण्यास मनाई करीत आहे. 

प्रथम वर्ग, परळी वैजनाथ म्हणून नियुक्त केले जाते. या 
हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू - वरील रजेच्या कालावधी श्री . अ . दे. पळसपगार, दिवाणी न्यायाधीश , 
होणार नाही . तसेच विवाह, अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधिक्षक जालना व कनिष्ठ स्तर परळी वैजनाथ यांच्या न्यायालयाच्या संपूर्ण कामाचा कार्यभार 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना, अंबड , परतूर , भोकरदन यांनी श्री . मं . ना . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, परळी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या मिरवणूका , सभा, मोर्चा यांना लागू होणार नाही . 

यांना लागु होणार नाही . . वैजनाथ यांच्याकडे ठेवण्यात आला होता व त्यांना परळी येथील उप 
हा आदेश संपूर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १३ / ०१/ २०१० चे ०६ .०० वाजेपासून । कोषागार कार्यालयातून दिवाणी न्यायालय , क . स्तर , परळी या 
ते दिनांक २४/ ०१/ २०१० चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . न्यायालयातील कार्यालयीन कामकाजा संबंधीच्या रक्कमा भरणे , काढणे 
" हा आदेश आज दिनांक १२ जानेवारी, २०१० रोजी माझ्या सही तसेच आवश्यक स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 
शिक्क्यानिशी देण्यात आला आहे . 

नीलामी 2011 मसुदाम पं . देशमुख , 

पदकामाय 
अविनाश पाठक , 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , बीड . 
- अप्पर जिल्हादंडाधिकारी, जालना ... बीड , १२ फेब्रुवारी २०१० . - 

दो 
जालना, पर जानेवारी, २०१० . 


- 


SETTLE : Ho 

या कपि, काम कर 


पालना 

सकती है। 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले. 


